सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजापाचा 

प्राधिकृत प्रकाशन 


वर्ष ६ वे , राजपत्र क्र . २८ ] 


गुरुवार ते बुधवार , जुलै ०९ -१५ , २०२० : आषाढ , १८-२४ , शके १ ९ ४२ 


[ पृष्ठे - ३४ , 


स्वतंत्र संकलन म्हणून फाईल करण्यासाठी या भागाला वेगळे पृष्ठ क्रमांक दिले आहेत . 


भाग एक - औरंगाबाद विभागीय पुरवणी 


अनुक्रमणिका 


भाग एक - शासकीय अधिसूचना , नेमणुका , पदोन्नती, 

अनुपस्थितीची रजा ( भाग एक - अ , चार- अ , चार -ब व 
चार- क यामध्ये प्रसिध्द करण्यात आलेले आहेत 
त्याच्याव्यतिरिक्त ) केवळ औरंगाबाद विभागशी संबंधित 
असलेले नियम व आदेश. 


ते 


भाग एक - अ ( भाग चार- अ मध्ये प्रसिध्द करण्यात आले पृष्ठे 

आहेत त्या व्यतिरिक्त ) केवळ औरंगाबाद विभागशी 
संबंधित असलेले महाराष्ट्र नगरपालिका , जिल्हा परिषदा ते 
व पंचायत समित्या , ग्रामपंचायती , नगरपंचायती , 
नगरपरिषदा , जिल्हा नगरपरिषदा , प्राथमिक शिक्षण व 
स्थानिक निधी लेखापरीक्षा अधिनियम , या अन्वये 
काढण्यात आलेले आदेश व अधिसूचना . 


- 


८४१ 


संकीर्ण अधिसूचना , नेमणुका , पदोन्नती इत्यादी केवळ ते 

औरंगाबाद विभागशी संबंधित असलेले . 


८७४ 


संकीर्ण 


अधिसूचना, 


नेमणुका , पदोन्नती इत्यादी 


१ 


उपविभागीय अधिकारी भूसंपादन यांजकडून 
भुमीसंपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करतांना उचित भरपाई मिळण्याचा 
आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम -२०१३ कलम ११ ( ०१ ) ची 

प्राथमिक अधिसूचना 
क्रमांक -२०१९ / भूसंपादन /सिआर/ ०१ :- ज्याअर्थी, भुमीसंपादन पुनर्वसन 
व पुनर्वसाहत करतांना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा 
हक्क अधिनियम - २०१३ ( २०१३ चा ३० ) याच्या खंड कलम ३ च्या खंड 
( इ ) च्या परंतुकाद्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकाराचा वापर करुन 
काढण्यात आलेली शासकीय अधिसूचना, महसुल व वन विभाग क्र . 
संकिर्ण ११/२०१४/ प्र.क्र ७७/ अ-२दिनांक १९ जानेवारी २०१५ ( यात यापुढे 
जिचा निर्देश उक्त अधिसूचना असा करण्यात आला आहे ) याव्दारे असे 
अधिसुचीत केले आहे की , उक्त अधिनियमाच्या कलम ( ३) च्या खंड ( झेड 
ए) मध्ये व्याख्या केलेल्या एखाद्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी , एखाद्या 
जिल्ह्यातील ५०० हेक्टर पेक्षा अधिक नसेल त्या क्षेत्राकरीता जमीन संपादन 
करण्याच्या संबंधात अशा जिल्ह्याचा जिल्हाधिकारी हा उक्त अधिनियमाच्या 
प्रयोजनासाठी समुचित शासन असल्याचे मानण्यात येईल 

आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिसूचनेनुसार समुचित शासन असलेल्या , 
उस्मानाबाद जिल्ह्याच्या जिल्हाधिकाऱ्यास या सोबत जोडलेल्या अनुसूची 
मध्ये अधिक तपशिलवार वर्णन केलेली जमीन ( यात यापुढे जिचा निर्देश 


उक्त जमीन असा करण्यात आलेला आहे) सार्वजनिक प्रयोजनासाठी ( यात 
पुढे ज्याचानिर्देश उक्त सार्वजनिक प्रयोजन असा करण्यात आलेला आहे ) 
आवश्यक आहे अथवा तिची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे , असे 
वाटते . ज्याच्या स्वरुपाचेविवरण या सोबत जोडलेल्या अनुसूची दोन मध्ये 
दिलेले आहे , आणि म्हणून उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोटकलम 
( १ ) च्या तरतुदीन्वये याव्दारे असे सुचीत करण्यात येते की , उक्त जमिनीची 
उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे . 

ज्या अर्थी, प्रस्तावित भूमी संपादनाच्या अनुषंगाने बाधित व्यक्तींचे विस्थापन 
करण्यास भाग पाडणारी कारणे, या सोबत जोडलेल्या अनुसुची तीन मध्ये 
दिलेली आहेत. ( सदर प्रकल्पात कोणत्याही व्यक्तीचेविस्थापन होणार नाही) 

ज्या अर्थी, कलम ४३ च्या पोटकलम ( १) अन्वये पुनर्वसन व पुनर्वसाहत 
या प्रयोजनासाठी नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशिल या सोबत जोडलेल्या 
अनुसूची पाच मध्ये दिलेला आहे. ( सदर प्रकल्पात पुर्नवसन व पुर्नवसाहत 
करण्याची आवश्यकता नाही.) 

त्याअर्थी, आता असे घाषित करण्यात येते की , उक्त अधिनियमाच्या 
कलम ११ च्या पोटकलम ४ अनुसार कोणतीही व्यक्ती ही अधिसूचना प्रसिध्द 
झाल्याच्या दिनांकपासून ते उक्त अधिनियमाच्या प्रकरण चार खालील कार्यवाही 
पुर्ण होईल उक्त जमिनीचा अथवा तिच्या भागाचा कोणताही व्यवहार करणार 
नाही किंवा उक्त जमिनीचा तिच्या भागाचा कोणताही व्यवहार करणार नाही 
कोणताही भर निर्माण करणार नाही . 


औ . भाग १-२८ 


८४१ 


८४२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार, जुलै ०९-१५ , २०२० : आषाढ , १८-२४ , शके १९ ४२ 


भाग १ - पुरवणी 


अनुसूची - पाच 

नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील 
अ - प्रशासक म्हणून नियुक्त करण्यात आलेल्या अधिकाऱ्याचे पदनाम : 


लागू नाही 


परंतु उक्त जमिनीच्या अथवा तिच्या भागाच्या मालकाने अर्ज केल्यावर, 
जिल्हाधिकाऱ्यास विशेष परिस्थितीची कारणे लेखी नमूद अशा मालकास 
उपरोक्त तरतुदीच्या प्रवर्तनातून सूट देता येईल . 

परंतु, आणखी असे की , जर कोणत्याही व्यक्तीने या तरतुदीचे बुध्दीपुरस्पर 
उल्लंघन केल्यामुळे तिला झालेल्या कोणत्याही हानीची किंवा क्षतीची 
जिल्हाधिकाऱ्याकडून भरपाई दिली जाणार नाही . 

तसेच उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोटकलम ( ०२ ) नुसार , 
जिल्हाधिकारी भूमीसंपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करतांना उचित भरपाई 
मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क नियम महाराष्ट्र नियम २०१४ ( यात 
यापुढे ज्याचा निर्देश उक्त नियम असा करण्यात आला आहे ) यांच्या नियम 
१० च्या उपनियम ( ०३ ) व्दारे घाषित करण्यात येत आहे. 


ब - प्रशासनाच्या कार्यालयाचा पत्ता : - लागू नाही 
क - ज्या अधिसूचनेव्दारे प्रशासकाची नियुक्ती करण्यात आली आहे त्या 
अधिसुचनेचा तपशील लागू नाही. 
टिप - १) सदर प्रकल्पासाठी होणाऱ्या भूसंपादनामुळे कुठल्याही व्यक्तीचे 
पुनर्वसन करण्याची आवश्यकता नाही, त्यामुळे अधिनियम ४३ अन्वये 
प्रशासकाचीनियुक्ती केलेली नाही. 
२ ) उक्त जमिनीच्या आराखड्याचे अभियंता, लघु पाटबंधारे विभाग जिल्हा 
परिषद , उस्मानाबाद या कार्यालयामध्ये निरीक्षण करता येईल . 

सदर अधिसूचनेव्दारे ज्या जमिनीची सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता 
आहे किंवा आवश्यकता भासण्याचा संभव असल्याचे कायद्याचे कलम ११ चे 
उप कलम ०१ खाली अधिसूचित करण्यात आले आहे. प्रांरभिक अधिसूचनेच्या 
प्रकाशनाच्या तारखेपासून ६० दिवसाच्या आत उपविभागीय अधिकारी कळंब 
तथा भुसंपादन अधिकारी कळंब यांचे कार्यालयात आक्षेप नोंदविता येईल . 


आणि ज्या अर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( छ) अन्वये , 
समुचित शासन असलेला जिल्हाधिकारी, उक्त अधिनियमाखालील जिल्हाधिकाऱ्यांची 
कार्य पार पाडण्यासाठी उपविभागीय अधिकारी तथा भुसंपादन अधिकारी 
कळंब जिल्हा उस्मानाबाद यांस पदनिर्देशित केले आहे. 


अनुसूची - एक 
जमिनीचे वर्णन 


गावाचे नांव : - नागझरवाडी 


ता . कळंब जि . उस्मानाबाद 


दिनांक :- १ ९ / ०६/ २०२० 


अ.क्र . 


भूमापन 

किंवा गट क्र 


अंदाजित क्षेत्र ( हे . आर . मध्ये ) 


ठिकाण :- कळंब, उस्मानाबाद . 


१ 


२ 


३ 


१ 


१८१ 


०१ हे . ४५ आर 


( अहिल्या गाठाळ ) 

उपविभागीय अधिकारी तथा 
भूसंपादन अधिकारी कळंब जि . उस्मानाबाद . 


एकुण – ०१ हे . ४५ आर 
अनुसूची - दोन 


सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरुपात विवरण 


प्रकल्पाचे नांव :- पाझर तलाव नागझरवाडी मौजे नागझरवाडी तालुका कंळब , 
जिल्हा उस्मानाबाद 
प्रकल्पाचे वर्णन :- पाझर तलाव नागझरवाडी मौजे नागझरवाडी तालुका कंळब , 
जिल्हा उस्मानाबाद 
समाजाला मिळणारे लाभ :- पाझर तलाव नागझरवाडी मौजे नागझरवाडी 
तालुका कंळब , जिल्हा उस्मानाबाद यामुळे अप्रत्यक्षसिंचनाचा लाभ होणार 
आहे. 


, 


अनुसूची - तीन 


बाधित व्यक्तींचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे. 
पाझर तलाव नागझरवाडी मौजे नागझरवाडी तालुका कंळब, जिल्हा उस्मानाबाद 
या कामामुळे कुठल्याही व्यक्तीचेविस्थापन होणार नाही. 

अनुसूची - चार 


२ 

जिल्हा न्यायाधीश यांजकडून 
वाचा : श्री . जे.आर. पठाण, दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर,किनवट , 
यांचे पत्र जा . क्र .६९४ /२०२० दिनांक ०९ / ०३/ २०२० सोबत विहित नमुन्यातील 
अर्जित रजा मिळणे बाबत अर्ज व त्यावरील आदेश. 

कार्यालयीन आदेश 
क्र ब -२( १ )/ १८ ९९/ २०२० - श्री . जे . आर. पठाण , दिवाणी न्यायाधीश , 
कनिष्ठ स्तर , किनवट यांना महाराष्ट्र नागरी सेवा (रजा ) नियम १९८१ 
मधील नियम ५० अन्वये दिनांक ११/०३/२०२० व १३/०३/२०२० पर्यंत 
( दोन्ही दिवस धरून) या एकूण ( ०३ ) दिवसांची अर्जित रजा, दिनांक १०/ ०३/ 
२०२० व १५/०३/२०२० या दोन दिवसांचा सुट्टीचा फायदा जोडून , दिनांक 
१४/०३/२०२० रोजी औरंगाबाद येथे होत असलेल्या न्यायिक अधिकारी 
यांच्या मध्यस्थी परिषदेस उपस्थित राहण्याच्या अटीस अधीन राहून , 
दिनांक ०९ / ०३/ २०२० रोजीच्या कार्यालयीन वेळेनंतर ते दिनांक १६/ ०३ / 
२०२० रोजीच्या कार्यालयीन वेळेपुर्वीपर्यंत मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह 
मंजूर करण्यांत येते . 

रजेवरुन परत आल्यानंतर श्री . जे . आर . पठाण, दिवाणी न्यायाधीश , 
कनिष्ठ, स्तर, किनवट हे पुर्वीप्रमाणे त्याच पदावर स्थानापन्न राहतील . 

महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम १९ ८१ च्या नियम ३९ - ब खालील 
तळटिप-२ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की , श्री . जे . आर . पठाण, 
दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ , स्तर , किनवट , हे जर वर नमूद कालावधीत 
रजेवर गेले नसते तर ते त्याच पदावर स्थानापन्न राहिले असते. 


( सामाजिक प्रभाव निर्धारण अभ्यास करणाऱ्या अधिकाऱ्याने दिलेला 

सामाजिक प्रभाव निर्धारण सारांश ) 
कार्यकारी अभियंता , लघु पाटबंधारे विभाग जिल्हा परिषद , उस्मानाबाद 
यांनी सामाजिक परिणामनिर्धारण करण्याची आवश्यकता नाही असे प्रमाणित 
केले आहे . 


, 


औरंगाबाद विभाग 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार, जुलै ०९ -१५, २०२० : आषाढ , १८-२४, शके १९ ४२ 


८४३ 


: ०२ : 


४ 


जिल्हा न्यायाधीश यांजकडून 


श्री . जे . आर . पठाण, दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , किनवट , 
यांच्या न्यायालयाचा दिनांक ०९ / ०३/ २०२० ते १२/०३/२०२० व दिनांक १५/ 
०३/२०२० या कालावधीतील किंवा ते कर्तव्यावर रुजु होईपर्यंत त्यांच्या 
न्यायालयाचे जरूरी व तात्कालीक कामकाज श्री.जे. एन . जाधव सह दिवाणी 
न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , किनवट यांनी पहावा. तसेच दिनांक १३/०३/२०२० 
व १४/०३/२०२० या कालावधीतील कार्यभार विषयक स्वतंत्र आदेश निर्गमित 
करण्यांत येईल . 
नांदेड , ० ९ मार्च, २०२० . 


वाचा : 


श्री . एल . बी. एम . एम. ए. सय्यद , सह दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ 


स्तर, कंधार, यांचे पत्र जा . क्र . ४ ९९ / २०२० दि . ०५/०३/२०२० व सोबत विहित 


नमुन्यातील परिवर्तीत रजेचा अर्ज, वैद्यकिय प्रमाणपत्र व त्यावरील आदेश. 


, 


कार्यालयीन आदेश 


एस.एस.खरात 
जिल्हा न्यायाधीश -१ , नांदेड . 


क्रब-२( १ )/१७७६/२०२०.- श्री . एल . बी . एम . एम . ए. सय्यद , सह 


३ 


दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , कंधार , यांना महाराष्ट्र नागरी सेवा 


- 


( रजा ) नियम १ ९८१ मधील नियम ६१ अन्वये दिनांक ०२/०३/२०२० ते 


वाचले : 


. 


०४/०३/२०२० पर्यंत ( दोन्ही दिवस धरून ) या एकूण ( ०३ ) दिवसांची परिवर्तीत 


रजा , वैद्यकिय कारणास्तव कार्योत्तर मंजूर करण्यात येते . 


, 


रजेवरुन परत आल्यानंतर श्री . एल. बी . एम . एम . ए. सय्यद , सह 


दिवाणी न्यायाधीश ,कनिष्ठ स्तर, कंधार, हे पुर्वीप्रमाणे त्याच पदावर स्थानापन्न 


आहेत . 


महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम १९ ८१ च्या नियम ३९ - ब खालील 


जिल्हा न्यायाधीश यांजकडून 

श्रीमती एस . एस . गवई , सह दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ 
स्तर, नांदेड, यांचा दि . २५/०२/२०२० रोजीचे पत्र सोबत विहित नमुन्यातील 
परिवर्तीत रजा मिळणे बाबतचा अर्ज, त्यावर दिवाणी न्यायलय , व . स्तर 
नांदेड यांचा पृष्ठांकन क्रमांक १११४/२०२० दिनांक २५/०२/२०२० , 

२. श्रीमती एस . एस. गवई , सह दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर, 
नांदेड , यांचे दि . २७/०२/२०२० रोजीचे पत्र सोबत वैद्यकिय प्रमाणपत्र 
त्यावर दिवाणी न्यायालय , व स्तर, नांदेड यांचा पृष्ठांकन क्रमांक ११६८ 
२०२० , दिनांक २७/०२/२०२० , 

कार्यालयीन आदेश 
जा.क्र.ब -२( १ )/१६२३/२०२०.- श्रीमती एस . एस . गवई, सह दिवाणी 
न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , नांदेड , यांना महाराष्ट्र नागरी सेवा (रजा) नियम 
१९ ८१ मधील नियम ६१ अन्वये दिनांक २५/०२/२०२० व २६/०२/२०२० पर्यंत 
( दोन्ही दिवस धरुन ) या एकूण ( ०२) दिवसांची परिवर्तीत रजा , वैद्यकिय 
कारणास्तव कार्योत्तर मंजूर करण्यांत येते . 

रजेवरुन परत आल्यानंतर श्रीमती एस . एस . गवई, सह दिवाणी 
न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर, नांदेड , यांना पुर्वीप्रमाणे त्याच पदावर स्थानापन्न 
आहेत 

महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन) नियम १९ ८१ च्या नियम ३९- ब खालील 
तळटिप-२ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की , श्रीमती एस . एस . गवई , 
सह दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर, नांदेड , ह्या जर वर नमूद कालावधीत 
रजेवर गेल्या नसत्या तर ते त्याच पदावर स्थानापन्न राहिल्या असत्या . 

श्रीमती एस . एस . गवई, सह दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , नांदेड , 
यांच्या न्यायालयाचे उपरोक्त कालावधीतील कामकाज श्री जी . सी . फुलझळके , 
तिसरे सह दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , नांदेड यांनी पाहिला आहे. 
नांदेड , २८ फेब्रुवारी , २०२० . 


तळटिप-२ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की , श्री . एल . बी . एम . एम . ए. सय्यद , 


सह दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर, कंधार , हे जर वर नमूद कालावधीत 


रजेवर गेले नसते तर ते त्याच पदावर स्थानापन्न राहिले असते . 


: ०३ : 


सह दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , कंधार , यांच्या न्यायालयाचा 


उपरोक्त कालावधीतील जरुरी व तात्कालीक कार्यभार स्थायी आदेशान्वये 


श्री . एस . डी . तारे, दूसरे सह दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , कंधार 


यांनी पाहिला आहे . 


नांदेड , ०५ मार्च, २०२० . 


एस.एस.खरात 
जिल्हा न्यायाधीश-१ , नांदेड . 


एस.एस.खरात 
जिल्हा न्यायाधीश-१, नांदेड. 


८४४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , जुलै 


० ९ -१५ , २०२० : आषाढ , १८-२४ , शके १ ९ ४२ 


भाग १ - पुरवणी 


५ 


अनुसूची - एक 


संपादीत करावयाच्या जमिनीचे वर्णन 


जिल्हाधिकारी बीड यांजकडून 


गावाचे नांव :-गाव तलाव क्र .७ मौ जांब ता . शिरुर ( का ) जि . बीड 


नवीन भुसंपादन कायदा -२०१३ च्या कलम १९( १ ) खालील अधिसुचना 


अ.क्र . 


स.नं./ ग.नं . 


क्षेत्र ( हे.आर ) 


( भुमिसंपादन , पुनर्वसन व पुर्नस्थापना करतांना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व 
पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम -२०१३ नुसार जमीन संपादन 


१ 


२४३ पै 


०.१२ 


२ 


२४३ पै 


०.२२ 


गाव तलाव क्र .७ मौ जांब ता . शिरुर ( का ) जि.बीडसाठी भुसंपादन 


३ 


२४३ पै 


०.२६ 


४ 


२४३ पै 


०.२८ 


२४३ पै 


०.४५ 


एकूण 


१.३३ 


क्रमांक-२०२० / एलएनक्यु /एसआर/ ६० / २००५ . ज्याअर्थी, समुचित 
शासन असलेल्या बीड जिल्हयाच्या जिल्हाधिकारी यास भुमिसंपादन, पुनर्वसन 
व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा 
हक्क अधिनियम , २०१३( २०१३ चा ३० ) ( यात यापुढे ज्याचा निर्देश उक्त 
अधिनियम असा केला आहे ) याच्या कलम ११ च्या पोटकलम ( १)व्दारे 
प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकाराचा वापर करुन काढण्यात आलेली 
अधिसुचना, महसुल व वन विभाग क्रमांक संकीर्ण ११/ २०१४/प्र.क्र .७७ / अ 
२ , दिनांक दिनांक १९ जानेवारी २०१५ अन्वये प्रारंभिक अधिसुचना काढली 
आहे आणि त्याव्दारे असे अधिसुचित केले आहे की , या सोबत जोडलेल्या 
अनुसूचि एक मध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेल्या जमिनीचा, अनुसुचि 
दोन मध्ये अधिक तपशीलवार विनीर्दिष्ठ केलेल्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी 


अनुसूची- दोन 
सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरुपाबाबत विवरण 
प्रकल्पाचे नांव :- गाव तलाव क्र .७ मौ जांब ता . शिरुर ( का ) जि . बीड 
प्रकल्पाच्या कामाचे वर्णनः-गाव तलाव क्र .७ मौ जांब ता . शिरुर ( का ) 
जि.बीड.यासार्वजनिक कामाचे प्रयोजन 
सामाजिक फायदे :- शेती पिकासाठी पाणी व जनावरांना पाणी व 

इतर सार्वजनिक हितार्थ 

अनुसूची- तीन 
पुर्नवसाहत क्षेत्राचे वर्णन गावाचे नांव :- गाव तलाव क्र .७ मौ जांब ता . 

शिरुर ( का ) जि . बीड 
अ.क्र . स.नं./ ग.नं . 

क्षेत्र ( हे.आर ) 


आवश्यकता आहे किंवातिची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे . 


, 


, 


लागु नाही 


आणि ज्याअर्थी, बीड जिल्हयाच्या जिल्हाधिकाऱ्याचे, कलम १५ 
च्या पोटकलम ( २) अन्वयेदिलेला अहवाल, कोणताही असल्यास, विचारात 
घेतल्यानंतर उक्त्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमीन संपादीत करण्याची 
आवश्यकता आहे या बाबत खात्री पटली आहे , आणि म्हणुन उक्त 
अधिनियमाच्या कलम १९ च्या पोटकलम ( १) च्या तरतुदीन्वये उक्त सार्वजनिक 
प्रयोजनासाठी उक्त जमीनीची आवश्यकता आहे असे याव्दारे घोषीत करण्यात 
येत आहे. आणि ज्याअर्थी अनुसुची तिन मध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन 
केलेले क्षेत्र हे बाधित कुटुंबियाच्या पुनर्वसन व पुर्नवसाहतीच्या प्रयोजनासाठी 
पुनर्वसाहत क्षेत्र म्हणुन निर्धारित केले असल्याचे याव्दारे घोषीत केले 
असुन,पुनर्वसन व पुर्नवसाहत योजनेचा सारांश अनुसुचि चार मध्ये विनिर्दिष्ट 
केले आहे . 


अनुसूची- चार 
( पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश ) 
( सामाजिक प्रभाव निर्धारण अभ्यास करणाऱ्या अभिकरणाने दिलेला) सामाजिक 
प्रभाव निर्धारण सारांश .) दिनांक १३मार्च २०१५ चे राजपत्रात प्रसिध्द 
महाराष्ट्र शासनाची अधिसुचना क्रमांक संकिर्ण ०१/ २०१५/ प्र.क्र .३/ अ 
२,नुसार उक्त अधिनियमाचेकलम-१० क नुसार सामाजिक प्रभाव निर्धारणाच्या 
तरतुदी लागु करण्यापासुन सुट देण्यात आलेली आहे . 
टिप :-उक्त जमिनीच्या नकाशाचे उपविभागीय अधिकारी बीड यांचे 
कार्यालयामध्ये निरीक्षण करता येईल . 


आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( छ ) 
अन्वये , समुचित शासन असलेला जिल्हाधिकारी,उक्त अधिनियमान्वये 
जिल्हाधिकाऱ्यांची कार्य पार पाडण्यासाठी उपविभागीय अधिकारी बीड यास 
पदनिर्देशित करीत आहे. 


दिनांक : 


/ ०६ / २०२० 


ठिकाण :- बीड 


जिल्हाधिकारी बीड . 


औरंगाबाद विभाग 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार, जुलै 


० ९ -१५, २०२० : आषाढ , १८-२४ , 


शके १ ९ ४२ 


८४५ 


६ 


अनुसूची - एक 


संपादीत करावयाच्या जमिनीचे वर्णन 


जिल्हाधिकारी बीड यांजकडून 


गावाचे नांव :- गाव तलाव क्र .२ भानकवाडी ता . शिरुर ( का ) जि . बीड 


नविन भुसंपादन कायदा -२०१३ च्या कलम १९( १ ) खालील अधिसुचना 


अ.क्र . 


स.नं./ ग.नं . 


क्षेत्र ( हे.आर ) 


( भुमिसंपादन , पुनर्वसन व पुर्नस्थापना करतांना वाजवी भरपाई मिळण्याचा 
व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम -२०१३ नुसार जमीन संपादन 


१ 


३२० 


०.६७ 


2 . 


३५५ 


०.४ ९ 


गाव तलाव क्र .२ भानकवाडी ता.शिरुर ( का ) जि.बीड साठी भुसंपादन 


एकूण 


१.१६ 


अनुसूची- दोन 


सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरुपाबाबत विवरण 


प्रकल्पाचे नांव :- गाव तलाव क्र .२ भानकवाडी ता.शिरुर ( का ) .जि . बीड 


प्रकल्पाच्या कामाचे वर्णनः- गाव तलाव क्र .२ भानकवाडी ता.शिरुर ( का ) 
जि.बीडयासार्वजनिक कामाचे प्रयोजन 


क्रमांक -२०२०/ एलएनक्यु / एसआर/ १२/ २००२.- ज्याअर्थी, समुचित 
शासन असलेल्या बीड जिल्हयाच्या जिल्हाधिकारी यास भुमिसंपादन, पुनर्वसन 
व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा 
हक्क अधिनियम ,२०१३ ( २०१३ चा ३० ) ( यात यापुढे ज्याचानिर्देश उक्त 
अधिनियम असा केला आहे ) याच्या कलम ११ च्या पोटकलम (१)व्दारे 
प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकाराचा वापर करुन काढण्यात आलेली 
अधिसुचना, महसुल व वन विभाग क्रमांक संकीर्ण ११/ २०१४/ प्र.क्र .७७/ अ 
२, दिनांक दिनांक १९ जानेवारी २०१५ अन्वये प्रारंभिक अधिसुचना काढली 
आहे आणि त्याव्दारे असे अधिसुचित केले आहे की , या सोबत जोडलेल्या 
अनुसूचि एक मध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेल्या जमिनीचा, अनुसुचि 
दोन मध्ये अधिक तपशीलवार विनीर्दिष्ठ केलेल्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी 
आवश्यकता आहे किंवातिची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे . 


सामाजिक फायदे: - शेती पिकासाठी पाणी व जनावरांना पाणी व 


- 


इतर सार्वजनिक हितार्थ 


, 


अनुसूची- तीन 


पुर्नवसाहत क्षेत्राचे वर्णन गावाचे नांव :- गाव तलाव क्र .२ भानकवाडी 

ता.शिरुर ( का ) जि.बीड 


अ.क्र . 


स.नं./ ग.नं . 


क्षेत्र ( हे.आर) 


आणि ज्याअर्थी, बीड जिल्हयाच्या जिल्हाधिकाऱ्याचे, कलम १५ 


लागु नाही 


अनुसूची- चार 


( पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश) 


, 


च्या पोटकलम ( २) अन्वये दिलेला अहवाल , कोणताही असल्यास, विचारात 
घेतल्यानंतर उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमीन संपादीत करण्याची 
आवश्यकता आहे या बाबत खात्री पटली आहे , आणि म्हणुन उक्त 
अधिनियमाच्या कलम १९ च्या पोटकलम (१) च्या तरतुदीन्वये उक्त सार्वजनिक 
प्रयोजनासाठी उक्त जमीनीची आवश्यकता आहे असे याव्दारे घोषीत करण्यात 
येत आहे . आणि ज्याअर्थी अनुसुची तिन मध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन 
केलेले क्षेत्र हे बाधित कुटुंबियाच्या पुनर्वसन व पुर्नवसाहतीच्या प्रयोजनासाठी 
पुनर्वसाहत क्षेत्र म्हणुन निर्धारित केले असल्याचे याव्दारे घोषीत केले 
असुन ,पुनर्वसन व पुर्नवसाहत योजनेचा सारांश अनुसुचि चार मध्ये विनिर्दिष्ट 
केले आहे . 


( सामाजिक प्रभाव निर्धारण अभ्यास करणाऱ्या अभिकरणाने दिलेला) सामाजिक 
प्रभाव निर्धारण सारांश.) दिनांक १३मार्च २०१५ चे राजपत्रात प्रसिध्द 
महाराष्ट्र शासनाची अधिसुचना क्रमांक संकिर्ण ०१/ २०१५/ प्र.क्र .३ / अ 
२, नुसार उक्त अधिनियमाचेकलम-१० क नुसार सामाजिक प्रभाव निर्धारणाच्या 
तरतुदी लागु करण्यापासुन सुट देण्यात आलेली आहे . 


टिप :-उक्त जमिनीच्या नकाशाचे उपविभागीय अधिकारी बीड यांचे 
कार्यालयामध्ये निरीक्षण करता येईल . 


दिनांक : 


- 


/ ०६/ २०२० 


आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( छ ) 
अन्वये , समुचित शासन असलेला जिल्हाधिकारी, उक्त अधिनियमान्वये 
जिल्हाधिकाऱ्यांची कार्य पार पाडण्यासाठी उपविभागीय अधिकारी बीड यास 
पदनिर्देशित करीत आहे . 


ठिकाण :- बीड 


जिल्हाधिकारी बीड . 


८४६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , जुलै 


० ९ -१५ , २०२० : आषाढ , १८-२४ , शके १ ९ ४२ 


भाग १ - पुरवणी 


७ 


अनुसूची - एक 


संपादीत करावयाच्या जमिनीचेवर्णन 


जिल्हाधिकारी बीड यांजकडून 


गावाचे नांव : - गाव तलाव क्र .०३ धनगरवाड़ी 


नविन भुसंपादन कायदा -२०१३ च्या कलम १९( १ ) खालील अधिसुचना 


ता . शिरुर ( का ) .जि . बीड 


( भुमिसंपादन, पुनर्वसन व पुर्नस्थापना करतांना वाजवी भरपाईमिळण्याचा व 
पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम -२०१३ नुसार जमीन संपादन 


अ.क्र . 


स.नं./ ग.नं . 


क्षेत्र ( हे.आर ) 


१ 


४७६ पै 


०.७ ९ 


गाव तलाव क्र .०३ धनगरवाडी ता . शिरुर ( का ) .जि . बीडसाठी भुसंपादन 


एकूण 


०.७ ९ 


अनुसूची- दोन 
सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरुपाबाबत विवरण 
प्रकल्पाचे नांव :-गाव तलाव क्र .०३ धनगरवाडी ता . शिरुर ( का ) . 
जि.बीड 


क्रमांक-२०२० / एलएनक्यु / एसआर/ ५६/ २००६ . ज्याअर्थी, समुचित 
शासन असलेल्या बीड जिल्हयाच्या जिल्हाधिकारी यास भुमिसंपादन, पुनर्वसन 
व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा 
हक्क अधिनियम ,२०१३ ( २०१३ चा ३० ) ( यात यापुढे ज्याचानिर्देश उक्त 
अधिनियम असा केला आहे ) याच्या कलम ११ च्या पोटकलम (१ ) व्दारे 
प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकाराचा वापर करुन काढण्यात आलेली 
अधिसुचना, महसुल व वन विभाग क्रमांक संकीर्ण ११/ २०१४/ प्र.क्र .७७/ अ 
२ , दिनांक दिनांक १९ जानेवारी २०१५ अन्वये प्रारंभिक अधिसुचना काढली 
आहे आणि त्याव्दारे असे अधिसुचित केले आहे की , या सोबत जोडलेल्या 
अनुसूचि एक मध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेल्या जमिनीचा, अनुसुचि 
दोन मध्ये अधिक तपशीलवार विनीर्दिष्ठ केलेल्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी 
आवश्यकता आहे किंवातिची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे . 


- 


प्रकल्पाच्या कामाचे वर्णनः- गाव तलाव क्र .०३ धनगरवाडी ता . शिरुर 
( का ).जि.बीड यासार्वजनिक कामाचे प्रयोजन 
सामाजिक फायदे :- शेती पिकासाठी पाणी व जनावरांना पाणी व 

इतर सार्वजनिक हितार्थ 


, 


अनुसूची- तीन 
पुर्नवसाहत क्षेत्राचे वर्णन गावाचे नांव : - गाव तलाव क्र .०३ धनगरवाडी 

ता.शिरुर ( का ) .जि.बीड 
स.नं./ ग.नं . 

क्षेत्र ( हे.आर ) 


अ.क्र . 


आणि ज्याअर्थी, बीड जिल्हयाच्या जिल्हाधिकाऱ्याचे, कलम १५ 


लागु नाही 


, 


च्या पोटकलम ( २) अन्वये दिलेला अहवाल , कोणताही असल्यास, विचारात 
घेतल्यानंतर उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमीन संपादीत करण्याची 
आवश्यकता आहे या बाबत खात्री पटली आहे , आणि म्हणुन उक्त 
अधिनियमाच्या कलम १९ च्या पोटकलम (१) च्या तरतुदीन्वये उक्त सार्वजनिक 
प्रयोजनासाठी उक्त जमीनीची आवश्यकता आहे असे याव्दारे घोषीत करण्यात 
येत आहे. आणि ज्याअर्थी अनुसुची तिन मध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन 
केलेले क्षेत्र हे बाधित कुटुंबियाच्या पुनर्वसन व पुर्नवसाहतीच्या प्रयोजनासाठी 
पुनर्वसाहत क्षेत्र म्हणुन निर्धारित केले असल्याचे याव्दारे घोषीत केले 
असुन ,पुनर्वसन व पुर्नवसाहत योजनेचा सारांश अनुसुचि चार मध्ये विनिर्दिष्ट 
केले आहे . 


अनुसूची- चार 
( पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश ) 
( सामाजिक प्रभावनिर्धारण अभ्यास करणाऱ्या अभिकरणाने दिलेला) सामाजिक 
प्रभाव निर्धारण सारांश .) दिनांक १३मार्च २०१५ चे राजपत्रात प्रसिध्द 
महाराष्ट्र शासनाची अधिसुचना क्रमांक संकिर्ण ०१/ २०१५/ प्र.क्र ,३/ अ 
२.नुसार उक्त अधिनियमाचेकलम-१० क नुसार सामाजिक प्रभाव निर्धारणाच्या 
तरतुदी लागु करण्यापासुन सुट देण्यात आलेली आहे . 
टिप :-उक्त जमिनीच्या नकाशाचे उपविभागीय अधिकारी बीड यांचे 
कार्यालयामध्ये निरीक्षण करता येईल . 


दिनांक : / ०६/ २०२० 
ठिकाण : - बीड 


- 


आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( छ ) 
अन्वये , समुचित शासन असलेला जिल्हाधिकारी, उक्त अधिनियमान्वये 
जिल्हाधिकाऱ्यांची कार्य पार पाडण्यासाठी उपविभागीय अधिकारी बीड यास 
पदनिर्देशित करीत आहे . 


जिल्हाधिकारी बीड करिता 


औरंगाबाद विभाग 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार, जुलै ०९-१५, २०२० : आषाढ , १८-२४, शके १९ ४२ 


८४७ 


८ 


अनुसूची - एक 

संपादीत करावयाच्या जमिनीचे वर्णन 
गावाचे नांव :- पाझर तलाव क्र .०२ भानकवाडी ता . शिरुर का जि . 

बीड 


जिल्हाधिकारी बीड यांजकडून 


अ.क्र . 


स.नं./ ग.नं . 


क्षेत्र ( हे.आर ) 


१ 


३५४/१ 


०.८१ 


नविन भुसंपादन कायदा -२०१३ च्या कलम १ ९( १ ) खालील 

अधिसुचना 
( भुमिसंपादन , पुनर्वसन व पुर्नस्थापना करतांना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व 
पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम -२०१३ नुसार जमीन संपादन 


पो.ख 


०.०३ 


२ 


३५४/२ 


०४६ 


पो.ख 


००१ 


३५३/१ 


०.२३ 


पाझर तलाव क्र .०२ भानकवाडी ता.शिरुर( का ) .जि . बीड साठी भुसंपादन 


४ 


००८ 


३५३/२ 
एकूण 


१.६२ 


क्रमांक -२०२०/ एलएनक्यु / एसआर/ ६७/ १९९६.- ज्याअर्थी, समुचित 
शासन असलेल्या बीड जिल्हयाच्या जिल्हाधिकारी यास भुमिसंपादन, पुनर्वसन 
व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा 
हक्क अधिनियम , २०१३ (२०१३ चा ३० ) ( यात यापुढे ज्याचा निर्देश उक्त 
अधिनियम असा केला आहे ) याच्या कलम ११ च्या पोटकलम (१ )व्दारे 
प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकाराचा वापर करुन काढण्यात आलेली 
अधिसुचना, महसुल व वन विभाग क्रमांक संकीर्ण ११/ २०१४/ प्र.क्र ७७/ अ 
२, दिनांक दिनांक १९ जानेवारी २०१५ अन्वये प्रारंभिक अधिसुचना काढली 
आहे आणि त्याव्दारे असे अधिसुचित केले आहे की , या सोबत जोडलेल्या 
अनुसूचि एक मध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेल्या जमिनीचा, अनुसुचि 
दोन मध्ये अधिक तपशीलवार विनीर्दिष्ठ केलेल्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी 
आवश्यकता आहे किंवा तिची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे. 


अनुसूची- दोन 
सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरुपाबाबत विवरण 
प्रकल्पाचे नांव : -पाझर तलाव क्र .०२ भानकवाडी ता . शिरुर ( का ) . 
जि . बीड 
प्रकल्पाच्या कामाचे वर्णनः -पाझर तलाव क्र .०२ भानकवाडी ता . शिरुर 
( का ).जि . बीड यासार्वजनिक कामाचे प्रयोजन 
सामाजिक फायदे : - शेती पिकासाठी पाणी व जनावरांना पाणी व 

इतर सार्वजनिक हितार्थ 


, 


अनुसूची- तीन 
पुर्नवसाहत क्षेत्राचे वर्णन गावाचे नांव :- पाझर तलाव क्र .०२ 

भानकवाडी ता . शिरुर ( का ) .जि . बीड 
अ.क्र . स.नं./ ग.नं . 

क्षेत्र (हे.आर ) 


लागु नाही 


, 


आणि ज्याअर्थी, बीड जिल्हयाच्या जिल्हाधिकाऱ्याचे, कलम १५ 
च्या पोटकलम ( २ ) अन्वयेदिलेला अहवाल, कोणताही असल्यास, विचारात 
घेतल्यानंतर उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमीन संपादीत करण्याची 
आवश्यकता आहे या बाबत खात्री पटली आहे , आणि म्हणुन उक्त 
अधिनियमाच्या कलम १९ च्या पोटकलम ( १) च्या तरतुदीन्वये उक्त सार्वजनिक 
प्रयोजनासाठी उक्त जमीनीची आवश्यकता आहे असे याव्दारे घोषीत करण्यात 
येत आहे. आणि ज्याअर्थी अनुसुची तिन मध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन 
केलेले क्षेत्र हे बाधित कुटुंबियाच्या पुनर्वसन व पुर्नवसाहतीच्या प्रयोजनासाठी 
पुनर्वसाहत क्षेत्र म्हणुन निर्धारित केले असल्याचे याव्दारे घोषीत केले 
असुन, पुनर्वसन व पुर्नवसाहत योजनेचा सारांश अनुसुचि चार मध्ये विनिर्दिष्ट 
केले आहे . 


अनुसूची- चार 
( पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश ) 
( सामाजिक प्रभाव निर्धारण अभ्यास करणाऱ्या अभिकरणाने दिलेला) 
सामाजिक प्रभाव निर्धारण सारांश.) दिनांक १३मार्च २०१५ चे राजपत्रात 
प्रसिध्द महाराष्ट्र शासनाची अधिसुचना क्रमांक संकिर्ण ०१ / २०१५/ प्र.क्र .३/ 
अ -२, नुसार उक्त अधिनियमाचे कलम-१० क नुसार सामाजिक प्रभाव 
निर्धारणाच्या तरतुदी लागु करण्यापासुन सुट देण्यात आलेली आहे . 
टिप :-उक्त जमिनीच्या नकाशाचे उपविभागीय अधिकारी बीड यांचे 
कार्यालयामध्ये निरीक्षण करता येईल . 


दिनांक : / ०६ / २०२० 
ठिकाण :- बीड 


जिल्हाधिकारी बीड करिता . 


आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( छ ) 
अन्वये, समुचित शासन असलेला जिल्हाधिकारी, उक्त अधिनियमान्वये 
जिल्हाधिकाऱ्यांची कार्य पार पाडण्यासाठी उपविभागीय अधिकारी बीड यास 
पदनिर्देशित करीत आहे . 


८४८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , जुलै 


० ९ -१५ , २०२० : आषाढ , १८-२४ , शके १९ ४२ 


भाग १ - पुरवणी 


अनुसूची - एक 
संपादीत करावयाच्या जमिनीचे वर्णन 


जिल्हाधिकारी बीड यांजकडून 


गावाचे नांव :- गाव तलाव क्र .०८ सांगळवाडी ता . शिरुर का जि.बीड 


अ.क्र . 


स.नं./ ग.नं . 


क्षेत्र ( हे.आर ) 


१ 


०.२५ 


नविन भुसंपादन कायदा -२०१३ च्या कलम १९ ( १) खालील 

अधिसुचना 
( भुमिसंपादन , पुनर्वसन व पुर्नस्थापना करतांना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व 
पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम -२०१३ नुसार जमीन संपादन 
गाव तलाव क्र . ०८ सांगळवाडी ता . शिरुर का जि . बीड साठी भुसंपादन 


२ 


०.४३ 


००५ 


३ 

४ 


०.३१ 


५ 


४३२ 
४३७ पै 
४३८५ 
४३९ ५ 
४४० पै 
४४१ पै 
४४२पै 
४४३ पै 
४४४ पै 


O 


६ 


०.० ९ 


७ 


०.१४ 


८ 


०.३५ 


१ 


०.४७ 


क्रमांक -२०२० /एलएनक्यु/ एसआर/ ३१/ २००६.- ज्याअर्थी, 
समुचित शासन असलेल्या बीड जिल्हयाच्याजिल्हाधिकारी यास भुमिसंपादन , 
पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा 
हक्क अधिनियम , २०१३( २०१३ चा ३० ) ( यात यापुढे ज्याचा निर्देश उक्त 
अधिनियम असा केला आहे ) याच्या कलम ११ च्या पोटकलम (१ )व्दारे 
प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकाराचा वापर करुन काढण्यात आलेली 
अधिसुचना, महसुल व वन विभाग क्रमांक संकीर्ण ११/ २०१४/प्र.क्र .७७ / अ 
२ , दिनांक दिनांक १ ९ जानेवारी २०१५ अन्वये प्रारंभिक अधिसुचना काढली 
आहे आणि त्याव्दारे असे अधिसुचित केले आहे की , या सोबत जोडलेल्या 
अनुसूचि एक मध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेल्या जमिनीचा, अनुसुचि 
दोन मध्ये अधिक तपशीलवार विनीर्दिष्ठ केलेल्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी 


एकूण 


२.१८ 


, 


अनुसूची- दोन 
सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरुपाबाबत विवरण 
प्रकल्पाचे नांव : -गाव तलाव क्र .०८ सांगळवाडी ता . शिरुर का जि.बीड 
प्रकल्पाच्या कामाचेवर्णनः- गाव तलाव क्र . ०८ सांगळवाडी ता . शिरुर का 
जि.बीड यासार्वजनिक कामाचे प्रयोजन 
सामाजिक फायदे :- शेती पिकासाठी पाणी व जनावरांना पाणी व 

इतर सार्वजनिक हितार्थ 


आवश्यकता आहे किंवातिची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे . 


, 


अनुसूची- तीन 
पुर्नवसाहत क्षेत्राचे वर्णन गावाचे नांव :-गाव तलाव क्र . ०८ सांगळवाडी 

ता . शिरुर का जि.बीड 
स.नं./ ग.नं . 

क्षेत्र ( हे.आर ) 


अ.क्र . 


लागु नाही 


आणि ज्याअर्थी, बीड जिल्हयाच्या जिल्हाधिकाऱ्याचे, कलम १५ 
च्या पोटकलम (२) अन्वयेदिलेला अहवाल , कोणताही असल्यास, विचारात 
घेतल्यानंतर उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमीन संपादीत करण्याची 
आवश्यकता आहे या बाबत खात्री पटली आहे, आणि म्हणुन उक्त 
अधिनियमाच्या कलम १९ च्या पोटकलम ( १) च्या तरतुदीन्वये उक्त सार्वजनिक 
प्रयोजनासाठी उक्त जमीनीची आवश्यकता आहे असे याव्दारे घोषीत करण्यात 
येत आहे . आणि ज्याअर्थी अनुसुची तिन मध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन 
केलेले क्षेत्र हे बाधित कुटुंबियाच्या पुनर्वसन व पुर्नवसाहतीच्या प्रयोजनासाठी 
पुनर्वसाहत क्षेत्र म्हणुन निर्धारित केले असल्याचे याव्दारे घोषीत केले 
असुन ,पुनर्वसन व पुर्नवसाहत योजनेचा सारांश अनुसुचि चार मध्येविनिर्दिष्ट 
केले आहे . 


अनुसूची- चार 
( पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश ) 
( सामाजिक प्रभावनिर्धारण अभ्यास करणाऱ्या अभिकरणाने दिलेला ) सामाजिक 
प्रभाव निर्धारण सारांश. ) दिनांक १३मार्च २०१५ चे राजपत्रात प्रसिध्द 
महाराष्ट्र शासनाची अधिसुचना क्रमांक संकिर्ण ०१/ २०१५/प्र.क्र .३/ अ 
२, नुसार उक्त अधिनियमाचे कलम-१० क नुसार सामाजिक प्रभाव निर्धारणाच्या 
तरतुदी लागु करण्यापासुन सुट देण्यात आलेली आहे . 
टिप :-उक्त जमिनीच्या नकाशाचे उपविभागीय अधिकारी बीड यांचे 
कार्यालयामध्ये निरीक्षण करता येईल . 


आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( छ ) 
अन्वये, समुचित शासन असलेला जिल्हाधिकारी, उक्त अधिनियमान्वये 
जिल्हाधिकाऱ्यांची कार्य पार पाडण्यासाठी उपविभागीय अधिकारी बीड यास 


दिनांक : / ०६/ २०२० 
ठिकाण :- बीड 


पदनिर्देशित करीत आहे . 


जिल्हाधिकारी बीड 


औरंगाबाद विभाग 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार, जुलै ०९ -१५, २०२० : आषाढ , १८-२४, शके १९ ४२ 


८४ ९ 


१० 


अनुसूची - एक 
संपादीत करावयाच्या जमिनीचे वर्णन 


जिल्हाधिकारी बीड यांजकडून 


गावाचे नांव :- पाझर तलाव क्र .०४ मलकाचीवाडी ता . शिरुर का जि . 

बीड 


अ.क्र . 


स.नं./ ग.नं . 


क्षेत्र ( हे.आर ) 


नविन भुसंपादन कायदा -२०१३ च्या कलम १९( १ ) खालील 

अधिसुचना जिल्हाधिकारी , बीड यांचे कार्यालय , जि.बीड 


१ 


४८६ पैकी 


०.६६ 


२ 


४८६ पैकी 


०.६६ 


३ 


( भुमिसंपादन , पुनर्वसन व पुर्नस्थापना करतांना वाजवी भरपाई मिळण्याचा 
व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम -२०१३ नुसार जमीन संपादन 


४८६ पैकी 


०.३६ 


४ 


४८४पैकी 


०.०८ 


५ 


४८५पैकी 


०.१ ९ 


पाझर तलाव क्र .०४ मलकाचीवाडी ता . शिरुर का जि . बीड साठी 


पो.ख.०.०१ 


६ 


४८३ पैकी 


०.०३ 


एकूण 


१.९ ८ 


पो.ख. ०.०१ 


भुसंपादन 

क्रमांक -२०२०/ एलएनक्यु/ एसआर/४५/ २०१८.- ज्याअर्थी, समुचित 
शासन असलेल्या बीड जिल्हयाच्या जिल्हाधिकारी यास भुमिसंपादन , 
पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा 
हक्क अधिनियम ,२०१३ ( २०१३ चा ३० ) ( यात यापुढे ज्याचानिर्देश उक्त 
अधिनियम असा केला आहे ) याच्या कलम ११ च्या पोटकलम (१ ) व्दारे 
प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकाराचा वापर करुन काढण्यात आलेली 
अधिसुचना, महसुल व वन विभाग क्रमांक संकीर्ण ११/ २०१४/प्र.क्र .७७/ अ 
२, दिनांक दिनांक १९ जानेवारी २०१५ अन्वये प्रारंभिक अधिसुचना काढली 
आहे आणि त्याव्दारे असे अधिसुचित केले आहे की, या सोबत जोडलेल्या 
अनुसूचि एक मध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेल्या जमिनीचा , अनुसुचि 
दोन मध्ये अधिक तपशीलवार विनीर्दिष्ठ केलेल्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी 


अनुसूची- दोन 

सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरुपाबाबत विवरण 
प्रकल्पाचे नांव :-पाझर तलाव क्र .०४ मलकाचीवाडी ता . शिरुर का जि . 
बीड 
प्रकल्पाच्या कामाचे वर्णनः-पाझर तलाव क्र .०४ मलकाचीवाडी ता . शिरुर 
का जि.बीड यासार्वजनिक कामाचे प्रयोजन 
सामाजिक फायदे : - शेती पिकासाठी पाणी व जनावरांना पाणी व 

इतर सार्वजनिक हितार्थ 


, 


आवश्यकता आहे किंवातिची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे . 


अनुसूची- तीन 
पुर्नवसाहत क्षेत्राचे वर्णन गावाचे नांव :-पाझर तलाव क्र .०४ 

मलकाचीवाडी ता . शिरुर का जि.बीड 
अ.क्र . स.नं./ ग.नं . 

क्षेत्र ( हे.आर ) 


कलम 


लागु नाही 


, 


आणि ज्याअर्थी, बीड जिल्हयाच्या जिल्हाधिकाऱ्याचे, 
१५ च्या पोटकलम ( २) अन्वये दिलेला अहवाल , कोणताही असल्यास, 
विचारात घेतल्यानंतर उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमीन संपादीत 
करण्याची आवश्यकता आहे या बाबत खात्री पटली आहे, आणि म्हणुन 
उक्त अधिनियमाच्या कलम १९ च्या पोटकलम (१ ) च्या तरतुदीन्वये उक्त 
सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमीनीची आवश्यकता आहे असे याव्दारे 
घोषीत करण्यात येत आहे. आणि ज्याअर्थी अनुसुची तिन मध्ये अधिक 
तपशीलवार वर्णन केलेले क्षेत्र हे बाधित कुटुंबियाच्या पुनर्वसन व पुर्नवसाहतीच्या 
प्रयोजनासाठी पुनर्वसाहत क्षेत्र म्हणुन निर्धारित केले असल्याचे याव्दारे 
घोषीत केले असुन , पुनर्वसन व पुर्नवसाहत योजनेचा सारांश अनुसुचि चार 
मध्ये विनिर्दिष्ट केले आहे . 


अनुसूची- चार 
( पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश) 
( सामाजिक प्रभावनिर्धारण अभ्यास करणाऱ्या अभिकरणाने दिलेला ) सामाजिक 
प्रभाव निर्धारण सारांश.) दिनांक १३ मार्च २०१५ चे राजपत्रात प्रसिध्द 
महाराष्ट्र शासनाची अधिसुचना क्रमांक संकिर्ण ०१/ २०१५/ प्र.क्र .३ / अ 
२.नुसार उक्त अधिनियमाचेकलम-१० क नुसार सामाजिक प्रभाव निर्धारणाच्या 
तरतुदी लागु करण्यापासुन सुट देण्यात आलेली आहे . 
टिप :-उक्त जमिनीच्या नकाशाचे उपविभागीय अधिकारी बीड यांचे 
कार्यालयामध्ये निरीक्षण करता येईल . 


दिनांक : / ०६/ २०२० 
ठिकाण :- बीड 


जिल्हाधिकारी बीड . 


आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( छ ) 
अन्वये, समुचित शासन असलेला जिल्हाधिकारी ,उक्त अधिनियमान्वये 
जिल्हाधिकाऱ्यांची कार्य पार पाडण्यासाठी उपविभागीय अधिकारी बीड 


यास पदनिर्देशित करीत आहे. 


८५० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , जुलै 


० ९ -१५ , २०२० : आषाढ , १८-२४ , शके १९ ४२ 


भाग १ - पुरवणी 


११ 


अनुसूची - एक 
संपादीत करावयाच्या जमिनीचे वर्णन 


जिल्हाधिकारी बीड यांजकडून 


गावाचे नांव : - गाव तलाव क्र . ०३ 

मलकाचीवाडी 


नविन भुसंपादन कायदा -२०१३ च्या कलम १ ९( १) खालील 


ता . शिरुर का जि . बीड 


अ.क्र . 


स.नं./ ग.नं . 


क्षेत्र ( हे.आर ) 


अधिसुचना 


१ 


४ ९ ७ पैकी 


०१० 


२ 


५२२ पैकी 


०.६५ 


( भुमिसंपादन , पुनर्वसन व पुर्नस्थापना करतांना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व 
पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम -२०१३ नुसार जमीन संपादन 


५२३ पैकी 


०.८५ 


५२४ पैकी 


०.०५ 


गाव तलाव क्र .०३मलकाचीवाडी ता . शिरुर का जि . बीड साठी भुसंपादन 


एकूण 


१.६५ 


क्रमांक -२०२० /एलएनक्यु/ एसआर/ १७/ २००६.- ज्याअर्थी, समुचित 
शासन असलेल्या बीड जिल्हयाच्या जिल्हाधिकारी यास भुमिसंपादन , पुनर्वसन 
व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा 
हक्क अधिनियम ,२०१३ ( २०१३ चा ३० ) (यात यापुढे ज्याचा निर्देश उक्त 
अधिनियम असा केला आहे ) याच्या कलम ११ च्या पोटकलम (१ )व्दारे 
प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकाराचा वापर करुन काढण्यात आलेली 
अधिसुचना , महसुल व वन विभाग क्रमांक संकीर्ण ११/ २०१४ / प्र.क्र .७७/ अ 
२ , दिनांक दिनांक १९ जानेवारी २०१५ अन्वये प्रारंभिक अधिसुचना काढली 
आहे आणि त्याव्दारे असे अधिसुचित केले आहे की , या सोबत जोडलेल्या 
अनुसूचि एक मध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेल्या जमिनीचा, अनुसुचि 
दोन मध्ये अधिक तपशीलवार विनीर्दिष्ठ केलेल्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी 
आवश्यकता आहे किंवा तिची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे . 


अनुसूची- दोन 

सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरुपाबाबत विवरण 
प्रकल्पाचे नांव :-गाव तलाव क्र . ०३ मलकाचीवाडी ता . शिरुर का जि . 
बीड 
प्रकल्पाच्या कामाचे वर्णन: -गाव तलाव क्र .०३ मलकाचीवाडी ता . शिरुर 
का जि . बीड यासार्वजनिक कामाचे प्रयोजन 
सामाजिक फायदे : - शेती पिकासाठी पाणी व जनावरांना पाणी व 

इतर सार्वजनिक हितार्थ 


, 


, 


अनुसूची- तीन 
पुर्नवसाहत क्षेत्राचे वर्णन गावाचे नांव :-गाव तलाव क्र . ०३ 

मलकाचीवाडी ता . शिरुर का जि . बीड 
अ.क्र . स.नं./ ग.नं . 

क्षेत्र ( हे.आर ) 


लागु नाही 


आणि ज्याअर्थी, बीड जिल्हयाच्या जिल्हाधिकाऱ्याचे, कलम १५ 
च्या पोटकलम ( २) अन्वयेदिलेला अहवाल , कोणताही असल्यास,विचारात 
घेतल्यानंतर उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमीन संपादीत करण्याची 
आवश्यकता आहे या बाबत खात्री पटली आहे , आणि म्हणुन उक्त 
अधिनियमाच्या कलम १९ च्या पोटकलम (१) च्या तरतुदीन्वये उक्त सार्वजनिक 
प्रयोजनासाठी उक्त जमीनीची आवश्यकता आहे असे याव्दारे घोषीत करण्यात 
येत आहे . आणि ज्याअर्थी अनुसुची तिन मध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन 
केलेले क्षेत्र हे बाधित कुटुंबियाच्या पुनर्वसन व पुर्नवसाहतीच्या प्रयोजनासाठी 
पुनर्वसाहत क्षेत्र म्हणुन निर्धारित केले असल्याचे याव्दारे घोषीत केले 
असुन,पुनर्वसन व पुर्नवसाहत योजनेचा सारांश अनुसुचि चार मध्ये विनिर्दिष्ट 
केले आहे . 


अनुसूची- चार 
( पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश) 
( सामाजिक प्रभाव निर्धारण अभ्यास करणाऱ्या अभिकरणाने दिलेला ) सामाजिक 
प्रभाव निर्धारण सारांश.) दिनांक १३ मार्च २०१५ चे राजपत्रात प्रसिध्द 
महाराष्ट्र शासनाची अधिसुचना क्रमांक संकिर्ण ०१/ २०१५ / प्र.क्र ,३/ अ 
२, नुसार उक्त अधिनियमाचे कलम-१० क नुसार सामाजिक प्रभाव निर्धारणाच्या 
तरतुदी लागु करण्यापासुन सुट देण्यात आलेली आहे . 
टिप :-उक्त जमिनीच्या नकाशाचे उपविभागीय अधिकारी बीड यांचे 
कार्यालयामध्ये निरीक्षण करता येईल . 


दिनांक : / ०६/ २०२० 
ठिकाण :- बीड 


आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( छ ) 
अन्वये , समुचित शासन असलेला जिल्हाधिकारी, उक्त अधिनियमान्वये 
जिल्हाधिकाऱ्यांची कार्य पार पाडण्यासाठी उपविभागीय अधिकारी बीड यास 
पदनिर्देशित करीत आहे. 


जिल्हाधिकारी बीड . 


औरंगाबाद विभाग 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार, जुलै ०९ -१५, २०२० : आषाढ , १८-२४, शके १९ ४२ 


८५१ 


१२ 


अनुसूची - एक 
संपादीत करावयाच्या जमिनीचे वर्णन 


जिल्हाधिकारी बीड यांजकडून 


गावाचे नांव : - गाव तलाव क्र .०५ जांब ता . शिरुर का जि.बीड 


अ.क्र . 


स.नं./ ग.नं . 


क्षेत्र ( हे.आर ) 


१ 


३७७ 


०.२० 


नविन भुसंपादन कायदा -२०१३ च्या कलम १ ९( १ ) खालील 

अधिसुचना 
( भुमिसंपादन , पुनर्वसन व पुर्नस्थापना करतांना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व 
पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम -२०१३ नुसार जमीन संपादन 


२ 


३७८ 


०.१ ९ 


३७ ९ 


०.१५ 


४ 


३८० 


०.११ 


गाव तलाव क्र .०५ जांब ता . शिरुर का जि . बीड साठी भुसंपादन 


एकूण 


०.६५ 


अनुसूची- दोन 
सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरुपाबाबत विवरण 
प्रकल्पाचे नांव : गाव तलाव क्र .०५ जांब ता . शिरुर का जि . बीड 


क्रमांक -२०२०/ एलएनक्यु/ एसआर/१२०/ २००५.- ज्याअर्थी, समुचित 
शासन असलेल्या बीड जिल्हयाच्या जिल्हाधिकारी यास भुमिसंपादन, पुनर्वसन 
व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा 
हक्क अधिनियम , २०१३( २०१३ चा ३० ) ( यात यापुढे ज्याचा निर्देश उक्त 
अधिनियम असा केला आहे ) याच्या कलम ११ च्या पोटकलम (१ )व्दारे 
प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकाराचा वापर करुन काढण्यात आलेली 
अधिसुचना, महसुल व वन विभाग क्रमांक संकीर्ण ११/ २०१४/ प्र.क्र ७७/ अ 
२, दिनांक दिनांक १९ जानेवारी २०१५ अन्वये प्रारंभिक अधिसुचना काढली 
आहे आणि त्याव्दारे असे अधिसुचित केले आहे की , या सोबत जोडलेल्या 
अनुसूचि एक मध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेल्या जमिनीचा, अनुसुचि 
दोन मध्ये अधिक तपशीलवार विनीर्दिष्ठ केलेल्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी 
आवश्यकता आहे किंवा तिची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे. 


प्रकल्पाच्या कामाचे वर्णन:-गाव तलाव क्र .०५ जांब ता . शिरुर का जि . बीड 
यासार्वजनिक कामाचे प्रयोजन 
सामाजिक फायदे : - शेती पिकासाठी पाणी व जनावरांना पाणी व 


इतर सार्वजनिक हितार्थ 


, 


अनुसूची- तीन 


पुर्नवसाहत क्षेत्राचे वर्णन गावाचे नांव :-गाव तलाव क्र .०५ जांब ता . 

शिरुर का जि.बीड 
अ.क्र . स.नं./ ग.नं . 

क्षेत्र ( हे.आर ) 


लागु नाही 


, 


आणि ज्याअर्थी, बीड जिल्हयाच्या जिल्हाधिकाऱ्याचे, कलम १५ 
च्या पोटकलम ( २ ) अन्वयेदिलेला अहवाल, कोणताही असल्यास, विचारात 
घेतल्यानंतर उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमीन संपादीत करण्याची 
आवश्यकता आहे या बाबत खात्री पटली आहे , आणि म्हणुन उक्त 
अधिनियमाच्या कलम १९ च्या पोटकलम ( १) च्या तरतुदीन्वये उक्त सार्वजनिक 
प्रयोजनासाठी उक्त जमीनीची आवश्यकता आहे असे याव्दारे घोषीत करण्यात 
येत आहे. आणि ज्याअर्थी अनुसुची तिन मध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन 
केलेले क्षेत्र हे बाधित कुटुंबियाच्या पुनर्वसन व पुर्नवसाहतीच्या प्रयोजनासाठी 
पुनर्वसाहत क्षेत्र म्हणुन निर्धारित केले असल्याचे याव्दारे घोषीत केले 
असुन, पुनर्वसन व पुर्नवसाहत योजनेचा सारांश अनुसुचि चार मध्ये विनिर्दिष्ट 
केले आहे . 


अनुसूची- चार 
( पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश) 
( सामाजिक प्रभाव निर्धारण अभ्यास करणाऱ्या अभिकरणानेदिलेला ) सामाजिक 
प्रभाव निर्धारण सारांश . ) दिनांक १३मार्च २०१५ चे राजपत्रात प्रसिध्द 
महाराष्ट्र शासनाची अधिसुचना क्रमांक संकिर्ण ०१/ २०१५/ प्र.क्र .३/ अ 
२, नुसार उक्त अधिनियमाचे कलम-१० क नुसार सामाजिक प्रभाव निर्धारणाच्या 
तरतुदी लागु करण्यापासुन सुट देण्यात आलेली आहे . 
टिप :-उक्त जमिनीच्या नकाशाचे उपविभागीय अधिकारी बीड यांचे 
कार्यालयामध्ये निरीक्षण करता येईल . 


दिनांक : 

/ ०६/ २०२० 
ठिकाण :- बीड 


आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( छ ) 
अन्वये, समुचित शासन असलेला जिल्हाधिकारी, उक्त अधिनियमान्वये 
जिल्हाधिकाऱ्यांची कार्य पार पाडण्यासाठी उपविभागीय अधिकारी बीड यास 
पदनिर्देशित करीत आहे . 


जिल्हाधिकारी बीड . 


८५२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , जुलै 


० ९ -१५ , २०२० : आषाढ , १८-२४ , शके १९ ४२ 


भाग १ - पुरवणी 


१३ 


अनुसूची - एक 
संपादीत करावयाच्या जमिनीचे वर्णन 


जिल्हाधिकारी बीड यांजकडून 


गावाचे नांव : - गाव तलाव क्र .०६ सांगळवाडी ता . शिरुर का जि . बीड 


अ.क्र . 


स.नं./ ग.नं . 


नविन भुसंपादन कायदा -२०१३ च्या कलम १ ९( १) खालील 


क्षेत्र ( हे.आर ) 


४८ पै 


१.९ ४ 


अधिसुचना जिल्हाधिकारी, बीड यांचे कार्यालय , जि.बीड 


४८ पै 


०.१६ 


२ 


४७पै 


०.९ ५ 


( भुमिसंपादन, पुनर्वसन व पुर्नस्थापना करतांना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व 
पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम -२०१३ नुसार जमीन संपादन 


५४९पै 


०.४५ 


एकूण 


३.५० 


गाव तलाव क्र . ०६ सांगळवाडी ता . शिरुर का जि . बीड साठी भुसंपादन 


अनुसूची- दोन 


सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरुपाबाबत विवरण 


प्रकल्पाचे नांव : गाव तलाव क्र . ०६ सांगळवाडी ता . शिरुर का जि . बीड 
प्रकल्पाच्या कामाचे वर्णन:-गाव तलाव क्र .०६ सांगळवाडी ता . शिरुर का 
जि . बीडयासार्वजनिक कामाचे प्रयोजन 


सामाजिक फायदे : - शेती पिकासाठी पाणी व जनावरांना पाणी व 


क्रमांक -२०२० / एलएनक्यु/ एसआर / ६२/ २००६.- ज्याअर्थी, समुचित 
शासन असलेल्या बीड जिल्हयाच्या जिल्हाधिकारी यास भुमिसंपादन , पुनर्वसन 
व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा 
हक्क अधिनियम , २०१३( २०१३ चा ३० ) ( यात यापुढे ज्याचा निर्देश उक्त 
अधिनियम असा केला आहे ) याच्या कलम ११ च्या पोटकलम ( १ )व्दारे 
प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकाराचा वापर करुन काढण्यात आलेली 
अधिसुचना , महसुल व वन विभाग क्रमांक संकीर्ण ११ / २०१४/ प्र.क्र .७७/ अ 
२ , दिनांक दिनांक १९ जानेवारी २०१५ अन्वये प्रारंभिक अधिसुचना काढली 
आहे आणि त्याव्दारे असे अधिसुचित केले आहे की , या सोबत जोडलेल्या 
अनुसूचि एक मध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेल्या जमिनीचा, अनुसुचि 
दोन मध्ये अधिक तपशीलवार विनीर्दिष्ठ केलेल्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी 


इतर सार्वजनिक हितार्थ 


अनुसूची- तीन 
पुर्नवसाहत क्षेत्राचेवर्णन गावाचे नांव :-गाव तलाव क्र . ०६ सांगळवाडी 

ता . शिरुर का जि . बीड 


अ.क्र . 


स.नं./ ग.नं . 


क्षेत्र ( हे.आर ) 


आवश्यकता आहे किंवातिची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे . 


लागु नाही 


आणि ज्याअर्थी, बीड जिल्हयाच्या जिल्हाधिकाऱ्याचे, कलम १५ 
च्या पोटकलम ( २) अन्वयेदिलेला अहवाल, कोणताही असल्यास,विचारात 
घेतल्यानंतर उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमीन संपादीत करण्याची 
आवश्यकता आहे या बाबत खात्री पटली आहे, आणि म्हणुन उक्त 
अधिनियमाच्या कलम १९ च्या पोटकलम ( १) च्या तरतुदीन्वये उक्त सार्वजनिक 
प्रयोजनासाठी उक्त जमीनीची आवश्यकता आहे असे याव्दारे घोषीत करण्यात 
येत आहे . आणि ज्याअर्थी अनुसुची तिन मध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन 
केलेले क्षेत्र हे बाधित कुटुंबियाच्या पुनर्वसन व पुर्नवसाहतीच्या प्रयोजनासाठी 
पुनर्वसाहत क्षेत्र म्हणुन निर्धारित केले असल्याचे याव्दारे घोषीत केले 
असुन , पुनर्वसन व पुर्नवसाहत योजनेचा सारांश अनुसुचि चार मध्ये विनिर्दिष्ट 
केले आहे . 


अनुसूची- चार 
( पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश ) 
( सामाजिक प्रभाव निर्धारण अभ्यास करणाऱ्या अभिकरणाने दिलेला) सामाजिक 
प्रभाव निर्धारण सारांश.) दिनांक १३ मार्च २०१५ चे राजपत्रात प्रसिध्द 
महाराष्ट्र शासनाची अधिसुचना क्रमांक संकिर्ण ०१/ २०१५ / प्र.क्र .३ / अ 
२,नुसार उक्त अधिनियमाचेकलम-१० क नुसार सामाजिक प्रभाव निर्धारणाच्या 
तरतुदी लागु करण्यापासुन सुट देण्यात आलेली आहे . 
टिप :-उक्त जमिनीच्या नकाशाचे उपविभागीय अधिकारी बीड यांचे 
कार्यालयामध्ये निरीक्षण करता येईल . 


दिनांक : 

/ ०६/ २०२० 
ठिकाण : - बीड 


आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( छ ) 


जिल्हाधिकारी बीड . 


अन्वये, समुचित शासन असलेला जिल्हाधिकारी, उक्त अधिनियमान्वये 
जिल्हाधिकाऱ्यांची कार्य पार पाडण्यासाठी उपविभागीय अधिकारी बीड यास 


पदनिर्देशित करीत आहे . 


औरंगाबाद विभाग 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार, जुलै ०९-१५, २०२० : आषाढ , १८-२४, शके १९ ४२ 


८५३ 


१४ 


अनुसूची - एक 
संपादीत करावयाच्या जमिनीचे वर्णन 


जिल्हाधिकारी बीड यांजकडून 


गावाचे नांव :- गाव तलाव क्रमांक ६ हाटकरवाडी 


नविन भुसंपादन कायदा -२०१३ च्या कलम १९ ( १) खालील 


ता . शिरुर.जि.बीड 


अधिसुचना 


अ.क्र . 


स.नं./ ग.नं . 


क्षेत्र ( हे.आर ) 


४८७ पै 


०.८० 


( भुमिसंपादन , पुनर्वसन व पुर्नस्थापना करतांना वाजवी भरपाई मिळण्याचा 
व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम -२०१३ नुसार जमीन संपादन 


२ . 


४ ९ १ पै 


०.४५ 


एकूण 


१.२५ 


गाव तलाव क्रमांक ६ हाटकरवाडी ता . शिरुर.जि.बीड साठी भुसंपादन 


क्रमांक-२०२० / एलएनक्यु /एसआर/ २५/ २००७.- ज्याअर्थी, 
समुचित शासन असलेल्या बीड जिल्हयाच्या जिल्हाधिकारी यास भुमिसंपादन , 
पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा 
हक्क अधिनियम , २०१३( २०१३ चा ३० ) ( यात यापुढे ज्याचा निर्देश उक्त 
अधिनियम असा केला आहे ) याच्या कलम ११ च्या पोटकलम ( १ )व्दारे 
प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकाराचा वापर करुन काढण्यात आलेली 
अधिसुचना , महसुल व वन विभाग क्रमांक संकीर्ण ११ / २०१४/ प्र.क्र .७७/ अ 
२ , दिनांक दिनांक १९ जानेवारी २०१५ अन्वये प्रारंभिक अधिसुचना काढली 
आहे आणि त्याव्दारे असे अधिसुचित केले आहे की , या सोबत जोडलेल्या 
अनुसूचि एक मध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेल्या जमिनीचा, अनुसुचि 
दोन मध्ये अधिक तपशीलवार विनीर्दिष्ठ केलेल्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी 


अनुसूची- दोन 

सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरुपाबाबत विवरण 
प्रकल्पाचे नांव : गाव तलाव क्रमांक ६ हाटकरवाडी 

ता . शिरुर.जि.बीड 
प्रकल्पाच्या कामाचेवर्णन: -गाव तलाव क्रमांक ६ हाटकरवाडी 

ता . शिरुर.जि.बीड यासार्वजनिक कामाचे प्रयोजन 
सामाजिक फायदे : - शेती पिकासाठी पाणी व जनावरांना पाणी व 

इतर सार्वजनिक हितार्थ 


अनुसूची- तीन 
पुर्नवसाहत क्षेत्राचेवर्णन गावाचे नांव :-गाव तलाव क्रमांक ६ 

हाटकरवाडी ता . शिरुर.जि.बीड 


आवश्यकता आहे किंवातिची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे . 


अ.क्र . 


स.नं./ ग.नं . 


क्षेत्र ( हे.आर ) 


लागु नाही 


आणि ज्याअर्थी, बीड जिल्हयाच्या जिल्हाधिकाऱ्याचे, कलम १५ 
च्या पोटकलम ( २) अन्वयेदिलेला अहवाल, कोणताही असल्यास,विचारात 
घेतल्यानंतर उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमीन संपादीत करण्याची 
आवश्यकता आहे या बाबत खात्री पटली आहे , आणि म्हणुन उक्त 
अधिनियमाच्या कलम १९ च्या पोटकलम ( १) च्या तरतुदीन्वये उक्त सार्वजनिक 
प्रयोजनासाठी उक्त जमीनीची आवश्यकता आहे असे याव्दारे घोषीत करण्यात 
येत आहे . आणि ज्याअर्थी अनुसुची तिन मध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन 
केलेले क्षेत्र हे बाधित कुटुंबियाच्या पुनर्वसन व पुर्नवसाहतीच्या प्रयोजनासाठी 
पुनर्वसाहत क्षेत्र म्हणुन निर्धारित केले असल्याचे याव्दारे घोषीत केले 
असुन , पुनर्वसन व पुर्नवसाहत योजनेचा सारांश अनुसुचि चार मध्ये विनिर्दिष्ट 
केले आहे . 


अनुसूची- चार 
( पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश ) 
( सामाजिक प्रभाव निर्धारण अभ्यास करणाऱ्या अभिकरणाने दिलेला ) सामाजिक 
प्रभाव निर्धारण सारांश .) दिनांक १३मार्च २०१५ चे राजपत्रात प्रसिध्द 
महाराष्ट्र शासनाची अधिसुचना क्रमांक संकिर्ण ०१/२०१५/ प्र.क्र .३/ अ 
२, नुसार उक्त अधिनियमाचे कलम-१० क नुसार सामाजिक प्रभाव निर्धारणाच्या 
तरतुदी लागु करण्यापासुन सुट देण्यात आलेली आहे . 
टिप :-उक्त जमिनीच्या नकाशाचे उपविभागीय अधिकारी बीड यांचे 
कार्यालयामध्ये निरीक्षण करता येईल . 


दिनांक : / ०६/ २०२० 
ठिकाण : - बीड 


आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( छ ) 


जिल्हाधिकारी बीड . 


अन्वये, समुचित शासन असलेला जिल्हाधिकारी, उक्त अधिनियमान्वये 
जिल्हाधिकाऱ्यांची कार्य पार पाडण्यासाठी उपविभागीय अधिकारी बीड यास 


पदनिर्देशित करीत आहे . 


८५४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, गुरुवार ते बुधवार, जुलै ०९-१५, २०२० : आषाढ , १८-२४ , शके १९ ४२ 


भाग १ - पुरवणी 


१५ 


अनुसूची - एक 
संपादीत करावयाच्या जमिनीचे वर्णन 
गावाचे नांव :- गाव तलाव क्र .४ मौ.घाटसावळी 


जिल्हाधिकारी बीड यांजकडून 


ता :- जिल्हा:-बीड 


नविन भुसंपादन कायदा -२०१३ च्या कलम १९( १ ) खालील अधिसुचना 


अ.क्र . 


स.नं./ ग.नं . 


क्षेत्र ( हे.आर ) 


१ 


( भुमिसंपादन, पुनर्वसन व पुर्नस्थापना करतांना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व 
पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम -२०१३ नुसार जमीन संपादन 


१८२ पै 


०.९९ 


२ 


१८३ पै 


१.७५ 


गाव तलाव क्र .४ मौ.घाटसावळी ता:- जिल्हा:- बीड साठी भुसंपादन 


एकूण 


२.७४ 


क्रमांक-२०२०/ एलएनक्यु/ एसआर/०४/ २००८.- ज्याअर्थी, समुचित 
शासन असलेल्या बीड जिल्हयाच्या जिल्हाधिकारी यास भुमिसंपादन, पुनर्वसन 
व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा 
हक्क अधिनियम ,२०१३ ( २०१३ चा ३० ) ( यात यापुढे ज्याचानिर्देश उक्त 
अधिनियम असा केला आहे ) याच्या कलम ११ च्या पोटकलम (१ ) व्दारे 
प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकाराचा वापर करुन काढण्यात आलेली 
अधिसुचना, महसुल व वन विभाग क्रमांक संकीर्ण ११/ २०१४/ प्र.क्र .७७/ अ 
२,दिनांक दिनांक १९ जानेवारी २०१५ अन्वये प्रारंभिक अधिसुचना काढली 
आहे आणि त्याव्दारे असे अधिसुचित केले आहे की , या सोबत जोडलेल्या 
अनुसूचि एक मध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेल्या जमिनीचा, अनुसुचि 
दोन मध्ये अधिक तपशीलवार विनीर्दिष्ठ केलेल्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी 
आवश्यकता आहे किंवातिची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे . 


अनुसूची- दोन 

सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरुपाबाबत विवरण 
प्रकल्पाचे नांव : गाव तलाव क्र .४ मौ.घाटसावळी 

ता :- जिल्हा:-बीड 
प्रकल्पाच्या कामाचे वर्णन :-गाव तलाव क्र .४ मौ.घाटसावळी 

ताः- जिल्हाः- बीड यासार्वजनिक कामाचे प्रयोजन 


सामाजिक फायदे : - शेती पिकासाठी पाणी व जनावरांना पाणी व 


- 


इतर सार्वजनिक हितार्थ 


, 


अनुसूची- तीन 
पुर्नवसाहत क्षेत्राचे वर्णन गावाचे नांव :-गाव तलाव्क्र .४ मौ.घाटसावळी 

ता :- जिल्हा: - बीड 
स.नं./ ग.नं . 


अ.क्र . 


क्षेत्र ( हे.आर ) 


आणि ज्याअर्थी, बीड जिल्हयाच्या जिल्हाधिकाऱ्याचे, कलम १५ 


लागु नाही 


, 


च्या पोटकलम ( २) अन्वये दिलेला अहवाल , कोणताही असल्यास, विचारात 
घेतल्यानंतर उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमीन संपादीत करण्याची 
आवश्यकता आहे या बाबत खात्री पटली आहे , आणि म्हणुन उक्त 
अधिनियमाच्या कलम १९ च्या पोटकलम (१) च्या तरतुदीन्वये उक्त सार्वजनिक 
प्रयोजनासाठी उक्त जमीनीची आवश्यकता आहे असे याव्दारे घोषीत करण्यात 
येत आहे . आणि ज्याअर्थी अनुसुची तिन मध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन 
केलेले क्षेत्र हे बाधित कुटुंबियाच्या पुनर्वसन व पुर्नवसाहतीच्या प्रयोजनासाठी 
पुनर्वसाहत क्षेत्र म्हणुन निर्धारित केले असल्याचे याव्दारे घोषीत केले 
असुन ,पुनर्वसन व पुर्नवसाहत योजनेचा सारांश अनुसुचि चार मध्ये विनिर्दिष्ट 
केले आहे . 


अनुसूची- चार 
( पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश) 
( सामाजिक प्रभाव निर्धारण अभ्यास करणाऱ्या अभिकरणाने दिलेला) सामाजिक 
प्रभाव निर्धारण सारांश . ) दिनांक १३मार्च २०१५ चे राजपत्रात प्रसिध्द 
महाराष्ट्र शासनाची अधिसुचना क्रमांक संकिर्ण ०१/ २०१५/ प्र.क्र ,३/ अ 
२,नुसार उक्त अधिनियमाचेकलम-१० क नुसार सामाजिक प्रभाव निर्धारणाच्या 
तरतुदी लागु करण्यापासुन सुट देण्यात आलेली आहे . 
टिप :-उक्त जमिनीच्या नकाशाचे उपजिल्हाधिकारी भुसपादन जायकवाडी 
प्रकल्प बीड यांचे कार्यालयामध्ये निरीक्षण करता येईल . 


दिनांक : / ०६/ २०२० 
ठिकाण :- बीड 


- 


आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( छ ) 
अन्वये , समुचित शासन असलेला जिल्हाधिकारी,उक्त अधिनियमान्वये 
जिल्हाधिकाऱ्यांची कार्य पार पाडण्यासाठी उपजिल्हाधिकारी भुसपादन 
जायकवाडी प्रकल्प बीड यास पदनिर्देशित करीत आहे. 


जिल्हाधिकारी बीड . 


औरंगाबाद विभाग 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार, जुलै ०९-१५, २०२० : आषाढ , १८-२४, शके १९ ४२ 


८५५ 


१६ 


अनुसूची - एक 
संपादीत करावयाच्या जमिनीचे वर्णन 


जिल्हाधिकारी बीड यांजकडून 


गावाचे नांव :-गाव तलाव क्र . ०२ ( अति ) पालीहिराखोरी. 

ता.जि.बीड 


नविन भुसंपादन कायदा -२०१३ च्या कलम १९ ( १ ) खालील 

अधिसुचना 


अ.क्र . 


स.नं./ ग.नं . 


क्षेत्र ( हे.आर ) 

०.२५ 


१ 


५१२ 


( भुमिसंपादन , पुनर्वसन व पुर्नस्थापना करतांना वाजवी भरपाई मिळण्याचा 
व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम -२०१३ नुसार जमीन संपादन गाव 


एकूण 


०.२५ 


तलाव क्र . ०२ ( अति ) पाली हिराखोरी.ता.जि.बीड साठी भुसंपादन 


अनुसूची- दोन 


सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरुपाबाबत विवरण 


प्रकल्पाचे नांव : गाव तलाव क्र . ०२ ( अति ) पालीहिराखोरी.ता.जि.बीड 
प्रकल्पाच्या कामाचे वर्णनः- गाव तलाव क्र . ०२ ( अति ) पाली 
हिराखोरी.ता.जि.बीड यासार्वजनिक कामाचे प्रयोजन 


सामाजिक फायदे :- शेती पिकासाठी पाणी व जनावरांना पाणी व 


क्रमांक -२०२०/ एलएनक्यु / एसआर/ ०९/ २०१२.- ज्याअर्थी, समुचित 
शासन असलेल्या बीड जिल्हयाच्या जिल्हाधिकारी यास भुमिसंपादन , 
पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा 
हक्क अधिनियम,२०१३(२०१३ चा ३० ) ( यात यापुढे ज्याचा निर्देश उक्त 
अधिनियम असा केला आहे ) याच्या कलम ११ च्या पोटकलम ( १)व्दारे 
प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकाराचा वापर करुन काढण्यात आलेली 
अधिसुचना, महसुल व वन विभाग क्रमांक संकीर्ण ११/२०१४/प्र.क्र .७७/ अ 
२, दिनांक दिनांक १९ जानेवारी २०१५ अन्वये प्रारंभिक अधिसुचना काढली 
आहे आणि त्याव्दारे असे अधिसुचित केले आहे की , या सोबत जोडलेल्या 
अनुसूचि एक मध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेल्या जमिनीचा, अनुसुचि 
दोन मध्ये अधिक तपशीलवार विनीर्दिष्ठ केलेल्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी 


इतर सार्वजनिक हितार्थ 


अनुसूची- तीन 
पुर्नवसाहत क्षेत्राचेवर्णन गावाचे नांव :- गाव तलाव क्र . ०२ ( अति ) 

पाली हिराखोरी.ता.जि.बीड 


अ.क्र . 


स.नं./ ग.नं . 


क्षेत्र ( हे.आर ) 


आवश्यकता आहेकिंवातिची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे . 


लागु नाही 


आणि ज्याअर्थी, बीड जिल्हयाच्या जिल्हाधिकाऱ्याचे, कलम 
१५ च्या पोटकलम ( २) अन्वये दिलेला अहवाल , कोणताही असल्यास, 
विचारात घेतल्यानंतर उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमीन संपादीत 
करण्याची आवश्यकता आहे या बाबत खात्री पटली आहे, आणि 

म्हणुन 
उक्त अधिनियमाच्या कलम १९ च्या पोटकलम ( १) च्या तरतुदीन्वये उक्त 
सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमीनीची आवश्यकता आहे असे याव्दारे 
घोषीत करण्यात येत आहे . आणि ज्याअर्थी अनुसुची तिन मध्ये अधिक 
तपशीलवार वर्णन केलेले क्षेत्र हे बाधित कुटुंबियाच्या पुनर्वसन व पुर्नवसाहतीच्या 
प्रयोजनासाठी पुनर्वसाहत क्षेत्र म्हणुन निर्धारित केले असल्याचे याव्दारे 
घोषीत केले असुन,पुनर्वसन व पुर्नवसाहत योजनेचा सारांश अनुसुचि चार 
मध्ये विनिर्दिष्ट केले आहे . 


अनुसूची- चार 
( पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश ) 
( सामाजिक प्रभाव निर्धारण अभ्यास करणाऱ्या अभिकरणाने दिलेला) सामाजिक 
प्रभाव निर्धारण सारांश.) दिनांक १३ मार्च २०१५ चे राजपत्रात प्रसिध्द 
महाराष्ट्र शासनाची अधिसुचना क्रमांक संकिर्ण ०१/ २०१५/प्र.क्र .३/ अ 
२, नुसार उक्त अधिनियमाचे कलम-१० क नुसार सामाजिक प्रभाव निर्धारणाच्या 
तरतुदी लागु करण्यापासुन सुट देण्यात आलेली आहे . 
टिप :-उक्त जमिनीच्या नकाशाचे उपजिल्हाधिकारी भुसपादन जायकवाडी 
प्रकल्प बीड यांचे कार्यालयामध्ये निरीक्षण करता येईल . 


दिनांक : / ०६ / २०२० 
ठिकाण :- बीड 


आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( छ ) 
अन्वये, समुचित शासन असलेला जिल्हाधिकारी, उक्त अधिनियमान्वये 
जिल्हाधिकाऱ्यांची कार्य पार पाडण्यासाठी उपजिल्हाधिकारी भुसपादन 
जायकवाडी प्रकल्प बीड यास पदनिर्देशित करीत आहे . 


जिल्हाधिकारी बीड . 


८५६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , जुलै 


० ९ -१५ , २०२० : आषाढ , १८-२४ , शके १९ ४२ 


भाग १ - पुरवणी 


१७ 


अनुसूची - एक 
संपादीत करावयाच्या जमिनीचे वर्णन 
गावाचे नांव :- गाव तलाव क्र .५ मौ.मांडवखेल 

ताः- जिल्हाः- बीड 


जिल्हाधिकारी बीड यांजकडून 


नविन भुसंपादन कायदा -२०१३ च्या कलम १९( १ ) खालील अधिसुचना 

जिल्हाधिकारी , बीड यांचे कार्यालय , जि.बीड 


अ.क्र . 


स.नं./ ग.नं . 


क्षेत्र ( हे.आर ) 

०.५० 


१ 


२ 


२८५ 
३१४ 
एकूण 


( भुमिसंपादन , पुनर्वसन व पुर्नस्थापना करतांना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व 
पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम -२०१३ नुसार जमीन संपादन 


०.८५ 


१.३५ 


गाव तलाव क्र .५मौ.मांडवखेल ता:- जिल्हा:- बीड साठी भुसंपादन 


अनुसूची- दोन 


सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरुपाबाबत विवरण 


प्रकल्पाचे नांव : गाव तलाव क्र .५ मौ.मांडवखेल ता :-जिल्हा:- बीड 


प्रकल्पाच्या कामाचे वर्णनः- गाव तलाव क्र .५ मौ.मांडवखेल ता :- जिल्हा: 
बीडयासार्वजनिक कामाचे प्रयोजन 


सामाजिक फायदे :- शेती पिकासाठी पाणी व जनावरांना पाणी व 


क्रमांक-२०२०/ एलएनक्यु / एसआर/ १०/ २००७.- ज्याअर्थी, 
समुचित शासन असलेल्या बीड जिल्हयाच्या जिल्हाधिकारी यास भुमिसंपादन , 
पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा 
हक्क अधिनियम , २०१३( २०१३ चा ३० ) ( यात यापुढे ज्याचा निर्देश उक्त 
अधिनियम असा केला आहे ) याच्या कलम ११ च्या पोटकलम ( १)व्दारे 
प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकाराचा वापर करुन काढण्यात आलेली 
अधिसुचना, महसुल व वन विभाग क्रमांक संकीर्ण ११ /२०१४/प्र.क्र .७७ / अ 
२, दिनांक दिनांक १९ जानेवारी २०१५ अन्वये प्रारंभिक अधिसुचना काढली 
आहे आणि त्याव्दारे असे अधिसुचित केले आहे की , या सोबत जोडलेल्या 
अनुसूचि एक मध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेल्या जमिनीचा , अनुसुचि 
दोन मध्ये अधिक तपशीलवार विनीर्दिष्ठ केलेल्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी 


इतर सार्वजनिक हितार्थ 


अनुसूची- तीन 
पुर्नवसाहत क्षेत्राचेवर्णन गावाचे नांव :- गाव तलाव क्र .५मौ.मांडवखेल 

ता :- जिल्हा:- बीड 


आवश्यकता आहे किंवातिची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे . 


अ.क्र . 


स.नं./ ग.नं . 


क्षेत्र ( हे.आर ) 


लागु नाही 


आणि ज्याअर्थी, बीड जिल्हयाच्या जिल्हाधिकाऱ्याचे, कलम १५ 
च्या पोटकलम ( २) अन्वयेदिलेला अहवाल , कोणताही असल्यास,विचारात 
घेतल्यानंतर उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमीन संपादीत करण्याची 
आवश्यकता आहे या बाबत खात्री पटली आहे , आणि म्हणुन उक्त 
अधिनियमाच्या कलम १९ च्या पोटकलम ( १) च्या तरतुदीन्वये उक्त सार्वजनिक 
प्रयोजनासाठी उक्त जमीनीची आवश्यकता आहे असे याव्दारे घोषीत करण्यात 
येत आहे . आणि ज्याअर्थी अनुसुची तिन मध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन 
केलेले क्षेत्र हे बाधित कुटुंबियाच्या पुनर्वसन व पुर्नवसाहतीच्या प्रयोजनासाठी 
पुनर्वसाहत क्षेत्र म्हणुन निर्धारित केले असल्याचे याव्दारे घोषीत केले 
असुन ,पुनर्वसन व पुर्नवसाहत योजनेचा सारांश अनुसुचि चार मध्ये विनिर्दिष्ट 
केले आहे . 


अनुसूची- चार 
( पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश) 
( सामाजिक प्रभाव निर्धारण अभ्यास करणाऱ्या अभिकरणाने दिलेला) सामाजिक 
प्रभाव निर्धारण सारांश .) दिनांक १३ मार्च २०१५ चे राजपत्रात प्रसिध्द 
महाराष्ट्र शासनाची अधिसुचना क्रमांक संकिर्ण ०१/ २०१५/ प्र.क्र .३ / अ 
२,नुसार उक्त अधिनियमाचे कलम-१० क नुसार सामाजिक प्रभाव निर्धारणाच्या 
तरतुदी लागु करण्यापासुन सुट देण्यात आलेली आहे . 
टिप :-उक्त जमिनीच्या नकाशाचे उपजिल्हाधिकारी भुसपादन जायकवाडी 
प्रकल्प बीड यांचे कार्यालयामध्ये निरीक्षण करता येईल . 


दिनांक : / ०६/ २०२० 
ठिकाण :- बीड 


आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( छ ) 
अन्वये, समुचित शासन असलेला जिल्हाधिकारी, उक्त अधिनियमान्वये 
जिल्हाधिकाऱ्यांची कार्य पार पाडण्यासाठी उपजिल्हाधिकारी भुसपादन 
जायकवाडी प्रकल्प बीड यास पदनिर्देशित करीत आहे. 


जिल्हाधिकारी बीड . 


औरंगाबाद विभाग 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार, जुलै ०९ -१५, २०२० : आषाढ , १८-२४, शके १९ ४२ 


८५७ 


१८ 


अनुसूची - एक 

संपादीत करावयाच्या जमिनीचे वर्णन 
गावाचे नांव :- मौ.वडगाव -भंडारवाडी साटवण च्या धरण रेषेवर 

जाण्यासाठी पोहच रस्ता मौजे वडगाव 


जिल्हाधिकारी बीड यांजकडून 


नविन भुसंपादन कायदा -२०१३ च्या कलम १९( १ ) खालील अधिसुचना 


ता :- जिल्हा :- बीड 
स.नं./ ग.नं . 


अ.क्र . 


क्षेत्र ( हे.आर ) 


( भुमिसंपादन , पुनर्वसन व पुर्नस्थापना करतांना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व 
पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम -२०१३ नुसार जमीन संपादन 


१५२ 


०.१५ 


२ 


२१५ 


०.२७ 


२० ९ 


०१७ 


मौ.वडगाव -भंडारवाडी साटवण च्या धरण रेषेवर जाण्यासाठी पोहच 

रस्ता मौजे वडगाव ताः जिल्हाः-बीड साठी भुसंपादन 


४ 


२०८ 


००४ 


२०७ 


एकूण 


०.६५ 


अनुसूची- दोन 


क्रमांक-२०२० /एलएनक्यु /एसआर /०४/ २०११.- ज्याअर्थी, 
समुचित शासन असलेल्या बीड जिल्हयाच्या जिल्हाधिकारी यास भुमिसंपादन , 
पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा 
हक्क अधिनियम, २०१३(२०१३ चा ३०) ( यात यापुढे ज्याचा निर्देश उक्त 
अधिनियम असा केला आहे ) याच्या कलम ११ च्या पोटकलम (१ )व्दारे 
प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकाराचा वापर करुन काढण्यात आलेली 
अधिसुचना, महसुल व वन विभाग क्रमांक संकीर्ण ११/ २०१४/ प्र क्र ७७/ अ 
२, दिनांक दिनांक १९ जानेवारी २०१५ अन्वये प्रारंभिक अधिसुचना काढली 
आहे आणि त्याव्दारे असे अधिसुचित केले आहे की , या सोबत जोडलेल्या 
अनुसूचि एक मध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेल्या जमिनीचा, अनुसुचि 
दोन मध्ये अधिक तपशीलवार विनीर्दिष्ठ केलेल्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी 
आवश्यकता आहे किंवा तिची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे. 


सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरुपाबाबत विवरण 
प्रकल्पाचे नांव : मौ.वडगाव - भंडारवाडी साटवण च्या धरण रेषेवर जाण्यासाठी 
पोहच रस्ता मौजे वडगाव ताः जिल्हा: -बीड 
प्रकल्पाच्या कामाचे वर्णन:-मौ.वडगाव -भंडारवाडी साटवण च्या धरण 
रेषेवर जाण्यासाठी पोहच रस्ता मौजे वडगाव ताः जिल्हा:-बीड यासार्वजनिक 
कामाचे प्रयोजन 
सामाजिक फायदे :- शेती पिकासाठी पाणी व जनावरांना पाणी व 

इतर सार्वजनिक हितार्थ 


, 


अनुसूची- तीन 
पुर्नवसाहत क्षेत्राचे वर्णन गावाचे नांव :-मौ.वडगाव -भंडारवाडी साटवण 
च्या धरण रेषेवर जाण्यासाठी पोहच रस्ता मौजे वडगाव ताः जिल्हा: 

बीड 
अ.क्र . स.नं./ ग.नं . 

क्षेत्र ( हे.आर ) 


, 


लागु नाही 


आणि ज्याअर्थी, बीड जिल्हयाच्या जिल्हाधिकाऱ्याचे, कलम १५ 
च्या पोटकलम ( २ ) अन्वयेदिलेला अहवाल, कोणताही असल्यास, विचारात 
घेतल्यानंतर उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमीन संपादीत करण्याची 
आवश्यकता आहे या बाबत खात्री पटली आहे , आणि म्हणुन उक्त 
अधिनियमाच्या कलम १९ च्या पोटकलम ( १) च्या तरतुदीन्वये उक्त सार्वजनिक 
प्रयोजनासाठी उक्त जमीनीची आवश्यकता आहे असे याव्दारे घोषीत करण्यात 
येत आहे. आणि ज्याअर्थी अनुसुची तिन मध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन 
केलेले क्षेत्र हे बाधित कुटुंबियाच्या पुनर्वसन व पुर्नवसाहतीच्या प्रयोजनासाठी 
पुनर्वसाहत क्षेत्र म्हणुन निर्धारित केले असल्याचे याव्दारे घोषीत केले 
असुन, पुनर्वसन व पुर्नवसाहत योजनेचा सारांश अनुसुचि चार मध्ये विनिर्दिष्ट 
केले आहे . 


अनुसूची- चार 
( पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश) 
( सामाजिक प्रभाव निर्धारण अभ्यास करणाऱ्या अभिकरणाने दिलेला) सामाजिक 
प्रभाव निर्धारण सारांश. ) दिनांक १३मार्च २०१५ चे राजपत्रात प्रसिध्द 
महाराष्ट्र शासनाची अधिसुचना क्रमांक संकिर्ण ०१/ २०१५/ प्र.क्र .३ / अ 
२, नुसार उक्त अधिनियमाचे कलम-१० क नुसार सामाजिक प्रभाव निर्धारणाच्या 
तरतुदी लागु करण्यापासुन सुट देण्यात आलेली आहे . 
टिप :-उक्त जमिनीच्या नकाशाचे उपजिल्हाधिकारी भुसपादन जायकवाडी 
प्रकल्प बीड यांचे कार्यालयामध्ये निरीक्षण करता येईल . 


दिनांक : / ०६ / २०२० 
ठिकाण : - बीड 


आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( छ ) 
अन्वये , समुचित शासन असलेला जिल्हाधिकारी, उक्त अधिनियमान्वये 
जिल्हाधिकाऱ्यांची कार्य पार पाडण्यासाठी उपजिल्हाधिकारी भुसपादन 
जायकवाडी प्रकल्प बीड यास पदनिर्देशित करीत आहे 


जिल्हाधिकारी बीड . 


८५८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , जुलै 


० ९ -१५ , २०२० : आषाढ , १८-२४ , शके १९ ४२ 


भाग १ - पुरवणी 


१ ९ 


जिल्हाधिकारी बीड यांजकडून 


अ.क्र . 


नविन भुसंपादन कायदा -२०१३ च्या कलम १९( १ ) खालील अधिसुचना 


अनुसूची - एक 

संपादीत करावयाच्या जमिनीचे वर्णन 
गावाचे नांव :- पाझर तलाव मौ.नेकनुर ( नागझरी नाला ) 

ता :- जिल्हा:-बीड 

मौजे मांडवखेल 
स.नं./ ग.नं . 

क्षेत्र ( हे.आर ) 
२८१ 

१.४७ 

0.०५ पो.ख 
मौजे नेकनुर 
२१८ 

०.९ ४ 

०.०३ पो.ख 
२१७ 

०.५२ 
२१७ 

०.०८ 


२ 


एकूण 


३.०१ 
०.०८ 


पो.ख 


( भुमिसंपादन , पुनर्वसन व पुर्नस्थापना करतांना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व 
पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम -२०१३ नुसार जमीन संपादन 

पाझर तलाव मौ.नेकनुर ( नागझरी नाला ) 

ताः- जिल्हा:- बीड साठी भुसंपादन 
क्रमांक -२०२० / एलएनक्यु/ एसआर/ १८ / २००८.- ज्याअर्थी, 
समुचित शासन असलेल्या बीड जिल्हयाच्या जिल्हाधिकारी यास भुमिसंपादन, 
पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा 
हक्क अधिनियम , २०१३( २०१३ चा ३०) ( यात यापुढे ज्याचा निर्देश उक्त 
अधिनियम असा केला आहे ) याच्या कलम ११ च्या पोटकलम (१ ) व्दारे 
प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकाराचा वापर करुन काढण्यात आलेली 
अधिसुचना, महसुल व वन विभाग क्रमांक संकीर्ण ११/ २०१४/ प्र.क्र .७७/ अ 
२, दिनांक दिनांक १९ जानेवारी २०१५ अन्वये प्रारंभिक अधिसुचना काढली 
आहे आणि त्याव्दारे असे अधिसुचित केले आहे की , या सोबत जोडलेल्या 
अनुसूचि एक मध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेल्या जमिनीचा, अनुसुचि 
दोन मध्ये अधिक तपशीलवार विनीर्दिष्ठ केलेल्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी 
आवश्यकता आहे किंवातिची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे . 


अनुसूची- दोन 
सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरुपाबाबत विवरण 
प्रकल्पाचे नांव : पाझर तलाव मौ.नेकनुर ( नागझरी नाला ) 

ताः- जिल्हाः- बीड 
प्रकल्पाच्या कामाचे वर्णनः -पाझर तलाव मौ.नेकनुर ( नागझरी नाला) 

ताः- जिल्हा:-बीड यासार्वजनिक कामाचे प्रयोजन 
सामाजिक फायदे : - शेती पिकासाठी पाणी व जनावरांना पाणी व 

इतर सार्वजनिक हितार्थ 


- 


, 


अनुसूची- तीन 
पुर्नवसाहत क्षेत्राचे वर्णन गावाचे नांव :-पाझर तलाव मौ.नेकनुर 

( नागझरी नाला ) ता :- जिल्हाः- बीड 
स.नं./ ग.नं . 

क्षेत्र ( हे.आर ) 


अ.क्र . 


लागु नाही 


, 


आणि ज्याअर्थी, बीड जिल्हयाच्या जिल्हाधिकाऱ्याचे, कलम १५ 
च्या पोटकलम ( २) अन्वये दिलेला अहवाल , कोणताही असल्यास, विचारात 
घेतल्यानंतर उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमीन संपादीत करण्याची 
आवश्यकता आहे या बाबत खात्री पटली आहे , आणि म्हणुन उक्त 
अधिनियमाच्या कलम १९ च्या पोटकलम (१) च्या तरतुदीन्वये उक्त सार्वजनिक 
प्रयोजनासाठी उक्त जमीनीची आवश्यकता आहे असे याव्दारे घोषीत करण्यात 
येत आहे . आणि ज्याअर्थी अनुसुची तिन मध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन 
केलेले क्षेत्र हे बाधित कुटुंबियाच्या पुनर्वसन व पुर्नवसाहतीच्या प्रयोजनासाठी 
पुनर्वसाहत क्षेत्र म्हणुन निर्धारित केले असल्याचे याव्दारे घोषीत केले 
असुन ,पुनर्वसन व पुर्नवसाहत योजनेचा सारांश अनुसुचि चार मध्ये विनिर्दिष्ट 
केले आहे . 


अनुसूची- चार 
( पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश ) 
( सामाजिक प्रभाव निर्धारण अभ्यास करणाऱ्या अभिकरणाने दिलेला ) सामाजिक 
प्रभाव निर्धारण सारांश . ) दिनांक १३मार्च २०१५ चे राजपत्रात प्रसिध्द 
महाराष्ट्र शासनाची अधिसुचना क्रमांक संकिर्ण ०१/२०१५/ प्र.क्र .३/ अ 
२, नुसार उक्त अधिनियमाचे कलम-१० क नुसार सामाजिक प्रभाव निर्धारणाच्या 
तरतुदी लागु करण्यापासुन सुट देण्यात आलेली आहे . 
टिप :-उक्त जमिनीच्या नकाशाचे उपजिल्हाधिकारी भुसपादन जायकवाडी 
प्रकल्प बीड यांचे कार्यालयामध्ये निरीक्षण करता येईल . 


दिनांक : / ०६/ २०२० 
ठिकाण :- बीड 


- 


जिल्हाधिकारी बीड . 


आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( छ ) 
अन्वये , समुचित शासन असलेला जिल्हाधिकारी, उक्त अधिनियमान्वये 
जिल्हाधिकाऱ्यांची कार्य पार पाडण्यासाठी उपजिल्हाधिकारी भुसपादन 
जायकवाडी प्रकल्प बीड यास पदनिर्देशित करीत आहे. 


औरंगाबाद विभाग 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार, जुलै ०९ -१५ , २०२० : आषाढ , १८-२४ , शके १९ ४२ 


८५ ९ 


२० 


जिल्हाधिकारी बीड यांजकडून 


अ.क्र . 


१ 


नविन भुसंपादन कायदा -२०१३ च्या कलम १ ९( १ ) खालील 

अधिसुचना 
( भुमिसंपादन , पुनर्वसन व पुर्नस्थापना करतांना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व 
पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम -२०१३ नुसार जमीन संपादन 

पाझर तलाव क्र .२ मौ.वरवटी ताः- जिल्हा:- बीड साठी भुसंपादन 


अनुसूची - एक 
संपादीत करावयाच्या जमिनीचे वर्णन 
गावाचे नांव : - पाझर तलाव क्र .२ मौ.वरवटी 

ता :- जिल्हा:-बीड 
स.नं./ ग.नं . 

क्षेत्र ( हे.आर ) 
१३३ 

२.८० 
१३२ 

०.२ ९ 
१३१ 

०.३ ९ 
१२५ 

.० ९ 
१२ ९ 

०.१० 
१३४ 

०.०८ 
१२६ 

०.१३ 
एकूण 

३.८८ 


४ 


५ 
६ 


७ 


अनुसूची- दोन 


सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरुपाबाबत विवरण 


प्रकल्पाचे नांव : पाझर तलाव क्र .२ मौ.वरवटी ता :- जिल्हा:- बीड 
प्रकल्पाच्या कामाचे वर्णनः-प्पाझर तलाव क्र .२ मौ.वरवटी ताः- जिल्हाः 
बीड यासार्वजनिक कामाचे प्रयोजन 
सामाजिक फायदे :- शेती पिकासाठी पाणी व जनावरांना पाणी व 

इतर सार्वजनिक हितार्थ 


- 


, 


अनुसूची- तीन 
पुर्नवसाहत क्षेत्राचे वर्णन गावाचे नांव :- पाझर तलाव क्र .२ मौ.वरवटी 

ता :- जिल्हा:-बीड 


क्रमांक-२०२०/ एलएनक्यु/ एसआर /०६/ २००६.- ज्याअर्थी, 
समुचित शासन असलेल्या बीड जिल्हयाच्या जिल्हाधिकारी यास भुमिसंपादन, 
पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा 
हक्क अधिनियम , २०१३( २०१३ चा ३०) ( यात यापुढे ज्याचा निर्देश उक्त 
अधिनियम असा केला आहे ) याच्या कलम ११ च्या पोटकलम (१ )व्दारे 
प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकाराचा वापर करुन काढण्यात आलेली 
अधिसुचना, महसुल व वन विभाग क्रमांक संकीर्ण ११/ २०१४/ प्र.क्र .७७/ अ 
२, दिनांक दिनांक १९ जानेवारी २०१५ अन्वये प्रारंभिक अधिसुचना काढली 
आहे आणि त्याव्दारे असे अधिसुचित केले आहे की , या सोबत जोडलेल्या 
अनुसूचि एक मध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेल्या जमिनीचा, अनुसुचि 
दोन मध्ये अधिक तपशीलवार विनीर्दिष्ठ केलेल्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी 
आवश्यकता आहे किंवातिची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे . 

आणि ज्याअर्थी, बीड जिल्हयाच्या जिल्हाधिकाऱ्याचे, कलम १५ 
च्या पोटकलम (२) अन्वये दिलेला अहवाल , कोणताही असल्यास, विचारात 
घेतल्यानंतर उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमीन संपादीत करण्याची 
आवश्यकता आहे या बाबत खात्री पटली आहे , आणि म्हणुन उक्त 
अधिनियमाच्या कलम १९ च्या पोटकलम ( १) च्या तरतुदीन्वये उक्त सार्वजनिक 
प्रयोजनासाठी उक्त जमीनीची आवश्यकता आहे असे याव्दारे घोषीत करण्यात 
येत आहे . आणि ज्याअर्थी अनुसुची तिन मध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन 
केलेले क्षेत्र हे बाधित कुटुंबियाच्या पुनर्वसन व पुर्नवसाहतीच्या प्रयोजनासाठी 
पुनर्वसाहत क्षेत्र म्हणुन निर्धारित केले असल्याचे याव्दारे घोषीत केले 
असुन , पुनर्वसन व पुर्नवसाहत योजनेचा सारांश अनुसुचि चार मध्ये विनिर्दिष्ट 
केले आहे. 


अ.क्र . 


स.नं./ ग.नं . 


क्षेत्र ( हे.आर ) 


लागु नाही 


, 


अनुसूची- चार 
( पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश ) 
( सामाजिक प्रभाव निर्धारण अभ्यास करणाऱ्या अभिकरणाने दिलेला) सामाजिक 
प्रभाव निर्धारण सारांश.) दिनांक १३ मार्च २०१५ चे राजपत्रात प्रसिध्द 
महाराष्ट्र शासनाची अधिसुचना क्रमांक संकिर्ण ०१/ २०१५/ प्र.क्र .३/ अ 
२, नुसार उक्त अधिनियमाचेकलम -१० क नुसार सामाजिक प्रभाव निर्धारणाच्या 
तरतुदी लागु करण्यापासुन सुट देण्यात आलेली आहे . 
टिप :-उक्त जमिनीच्या नकाशाचे उपजिल्हाधिकारी भुसपादन जायकवाडी 
प्रकल्प बीड यांचे कार्यालयामध्ये निरीक्षण करता येईल . 


दिनांक : / ०६/ २०२० 
ठिकाण : 

बीड 


आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( छ ) 
अन्वये , समुचित शासन असलेला जिल्हाधिकारी,उक्त अधिनियमान्वये 
जिल्हाधिकाऱ्यांची कार्य पार पाडण्यासाठी उपजिल्हाधिकारी भुसपादन 
जायकवाडी प्रकल्प बीड यास पदनिर्देशित करीत आहे. 


जिल्हाधिकारी बीड . 


८६० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , जुलै 


० ९ -१५ , २०२० : आषाढ , १८-२४ , शके १९ ४२ 


भाग १ - पुरवणी 


२१ 


जिल्हाधिकारी बीड यांजकडून 


अनुसूची - एक 
संपादीत करावयाच्या जमिनीचे वर्णन 
गावाचे नांव : - पाझर तलाव क्र .२ मौ.मांडवखेल 

ता :- जिल्हा:- बीड 
स.नं./ ग.नं . 

क्षेत्र ( हे.आर ) 


अ.क्र . 


नविन भुसंपादन कायदा -२०१३ च्या कलम १९( १ ) खालील अधिसुचना 

जिल्हाधिकारी , बीड यांचे कार्यालय, जि.बीड 


१ 


६ ९पै 


०.२८ 


०.१ ९ 


०.४३ 


( भुमिसंपादन, पुनर्वसन व पुर्नस्थापना करतांना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व 
पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम -२०१३ नुसार जमीन संपादन 


५० पै 
५१ पै 
६३ पै 
६२पै 
५४ पै 


४ 

५ 


००७ 


०.१३ 


पाझर तलाव क्र .२ मौ.मांडवखेल.ताः- जिल्हाः- बीड साठी भुसंपादन 


६ 


०.१४ 


७ 


५३ पै 


००६ 


एकूण 


१.३० 


क्रमांक-२०२० / एलएनक्यु /एसआर/ ० ९/ २००८.- ज्याअर्थी, 
समुचित शासन असलेल्या बीड जिल्हयाच्याजिल्हाधिकारी यास भुमिसंपादन , 
पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा 
हक्क अधिनियम, २०१३(२०१३ चा ३०) ( यात यापुढे ज्याचा निर्देश उक्त 
अधिनियम असा केला आहे ) याच्या कलम ११ च्या पोटकलम (१ )व्दारे 
प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकाराचा वापर करुन काढण्यात आलेली 
अधिसुचना, महसुल व वन विभाग क्रमांक संकीर्ण ११/ २०१४/ प्र.क्र ७७/ अ 
२ , दिनांक दिनांक १९ जानेवारी २०१५ अन्वये प्रारंभिक अधिसुचना काढली 
आहे आणि त्याव्दारे असे अधिसुचित केले आहे की , या सोबत जोडलेल्या 
अनुसूचि एक मध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेल्या जमिनीचा, अनुसुचि 
दोन मध्ये अधिक तपशीलवार विनीर्दिष्ठ केलेल्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी 
आवश्यकता आहे किंवा तिची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे. 


अनुसूची- दोन 
सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरुपाबाबत विवरण 
प्रकल्पाचे नांव : पाझर तलाव क्र .२ मौ.मांडवखेल.ताः-जिल्हा:- बीड 
प्रकल्पाच्या कामाचेवर्णन:-पाझर तलाव क्र .२ मौ.मांडवखेल.ता :- जिल्हा : 
बीड यासार्वजनिक कामाचे प्रयोजन 


सामाजिक फायदे : - शेती पिकासाठी पाणी व जनावरांना पाणी व 


, 


इतर सार्वजनिक हितार्थ 


अनुसूची- तीन 
पुर्नवसाहत क्षेत्राचे वर्णन गावाचे नांव :- पाझर तलाव 

क्र .२ मौ.मांडवखेल.ता:- जिल्हा:- बीड 
स.नं./ ग.नं . 

क्षेत्र ( हे.आर) 


अ.क्र . 


, 


लागु नाही 


आणि ज्याअर्थी, बीड जिल्हयाच्या जिल्हाधिकाऱ्याचे, कलम १५ 
च्या पोटकलम ( २ ) अन्वयेदिलेला अहवाल, कोणताही असल्यास, विचारात 
घेतल्यानंतर उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमीन संपादीत करण्याची 
आवश्यकता आहे या बाबत खात्री पटली आहे, आणि म्हणुन उक्त 
अधिनियमाच्या कलम १९ च्या पोटकलम ( १) च्या तरतुदीन्वये उक्त सार्वजनिक 
प्रयोजनासाठी उक्त जमीनीची आवश्यकता आहे असे याव्दारे घोषीत करण्यात 
येत आहे. आणि ज्याअर्थी अनुसुची तिन मध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन 
केलेले क्षेत्र हे बाधित कुटुंबियाच्या पुनर्वसन व पुर्नवसाहतीच्या प्रयोजनासाठी 
पुनर्वसाहत क्षेत्र म्हणुन निर्धारित केले असल्याचे याव्दारे घोषीत केले 
असुन, पुनर्वसन व पुर्नवसाहत योजनेचा सारांश अनुसुचि चार मध्ये विनिर्दिष्ट 
केले आहे . 


अनुसूची- चार 
( पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश ) 
( सामाजिक प्रभाव निर्धारण अभ्यास करणाऱ्या अभिकरणाने दिलेला) सामाजिक 
प्रभाव निर्धारण सारांश.) दिनांक १३मार्च २०१५ चे राजपत्रात प्रसिध्द 
महाराष्ट्र शासनाची अधिसुचना क्रमांक संकिर्ण ०१/ २०१५/ प्र.क्र .३/ अ 
२,नुसार उक्त अधिनियमाचेकलम-१० क नुसार सामाजिक प्रभाव निर्धारणाच्या 
तरतुदी लागु करण्यापासुन सुट देण्यात आलेली आहे. 
टिप :-उक्त जमिनीच्या नकाशाचे उपजिल्हाधिकारी भुसपादन जायकवाडी 
प्रकल्प बीड यांचे कार्यालयामध्ये निरीक्षण करता येईल . 


दिनांक :- / ०६/ २०२० 
ठिकाण :- बीड 


आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( छ ) 
अन्वये , समुचित शासन असलेला जिल्हाधिकारी, उक्त अधिनियमान्वये 
जिल्हाधिकाऱ्यांची कार्य पार पाडण्यासाठी उपजिल्हाधिकारी भुसपादन 
जायकवाडी प्रकल्प बीड यास पदनिर्देशित करीत आहे 


जिल्हाधिकारी बीड . 


औरंगाबाद विभाग 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार, जुलै ०९ -१५ , २०२० : आषाढ , १८-२४ , शके १९ ४२ 


८६१ 


२२ 


अनुसूची - एक 


संपादीत करावयाच्या जमिनीचे वर्णन 


जिल्हाधिकारी बीड यांजकडून 


गावाचे नांव :- पाझर तलाव क्र .८ मौ.बोरफडी 


नविन भुसंपादन कायदा -२०१३ च्या कलम १९( १) खालील 


ता :- जिल्हा:-बीड 


अ.क्र . 


स.नं./ ग.नं . 


क्षेत्र ( हे.आर ) 


अधिसुचना 


१ 


४ ९ २ पै . 


०२.७ ९ 


पो.ख ०.१३ 


( भुमिसंपादन, पुनर्वसन व पुर्नस्थापना करतांना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व 
पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम -२०१३ नुसार जमीन संपादन 


एकूण 


०२.७ ९ 
पो.ख ०.१३ 


पाझर तलाव क्र .८ मौ.बोरफडी ता :- जिल्हा:- बीड साठी भुसंपादन 


अनुसूची- दोन 


सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरुपाबाबत विवरण 


प्रकल्पाचे नांव : पाझर तलाव क्र .८ मौ.बोरफडी ताः- जिल्हाः- बीड 


प्रकल्पाच्या कामाचे वर्णनः- पाझर तलाव क्र .८ मौ.बोरफडी ता :- जिल्हा : 
बीड यासार्वजनिक कामाचे प्रयोजन 


सामाजिक फायदे : - शेती पिकासाठी पाणी व जनावरांना पाणी व 


क्रमांक -२०२० / एलएनक्यु/ एसआर /०४/ २०१६ .- ज्याअर्थी, समुचित 
शासन असलेल्या बीड जिल्हयाच्या जिल्हाधिकारी यास भुमिसंपादन , पुनर्वसन 
व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा 
हक्क अधिनियम , २०१३( २०१३ चा ३० ) ( यात यापुढे ज्याचा निर्देश उक्त 
अधिनियम असा केला आहे ) याच्या कलम ११ च्या पोटकलम ( १ )व्दारे 
प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकाराचा वापर करुन काढण्यात आलेली 
अधिसुचना , महसुल व वन विभाग क्रमांक संकीर्ण ११ / २०१४/ प्र.क्र .७७/ अ 
२ , दिनांक दिनांक १९ जानेवारी २०१५ अन्वये प्रारंभिक अधिसुचना काढली 
आहे आणि त्याव्दारे असे अधिसुचित केले आहे की , या सोबत जोडलेल्या 
अनुसूचि एक मध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेल्या जमिनीचा, अनुसुचि 
दोन मध्ये अधिक तपशीलवार विनीर्दिष्ठ केलेल्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी 


इतर सार्वजनिक हितार्थ 


अनुसूची- तीन 
पुर्नवसाहत क्षेत्राचे वर्णन गावाचे नांव :- पाझर तलाव क्र .८ मौ.बोरफडी 

ता :- जिल्हा :- बीड 


अ.क्र . 


स.नं./ ग.नं . 


क्षेत्र ( हे.आर ) 


आवश्यकता आहे किंवातिची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे . 


लागु 

नाही 


आणि ज्याअर्थी, बीड जिल्हयाच्या जिल्हाधिकाऱ्याचे, कलम १५ 
च्या पोटकलम ( २) अन्वयेदिलेला अहवाल, कोणताही असल्यास,विचारात 
घेतल्यानंतर उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमीन संपादीत करण्याची 
आवश्यकता आहे या बाबत खात्री पटली आहे, आणि म्हणुन उक्त 
अधिनियमाच्या कलम १९ च्या पोटकलम ( १) च्या तरतुदीन्वये उक्त सार्वजनिक 
प्रयोजनासाठी उक्त जमीनीची आवश्यकता आहे असे याव्दारे घोषीत करण्यात 
येत आहे . आणि ज्याअर्थी अनुसुची तिन मध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन 
केलेले क्षेत्र हे बाधित कुटुंबियाच्या पुनर्वसन व पुर्नवसाहतीच्या प्रयोजनासाठी 
पुनर्वसाहत क्षेत्र म्हणुन निर्धारित केले असल्याचे याव्दारे घोषीत केले 
असुन , पुनर्वसन व पुर्नवसाहत योजनेचा सारांश अनुसुचि चार मध्ये विनिर्दिष्ट 
केले आहे . 


अनुसूची- चार 
( पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश ) 
( सामाजिक प्रभाव निर्धारण अभ्यास करणाऱ्या अभिकरणाने दिलेला) सामाजिक 
प्रभाव निर्धारण सारांश.) दिनांक १३ मार्च २०१५ चे राजपत्रात प्रसिध्द 
महाराष्ट्र शासनाची अधिसुचना क्रमांक संकिर्ण ०१/ २०१५/ प्र.क्र , ३/ अ 
२,नुसार उक्त अधिनियमाचेकलम-१० क नुसार सामाजिक प्रभाव निर्धारणाच्या 
तरतुदी लागु करण्यापासुन सुट देण्यात आलेली आहे . 
टिप :-उक्त जमिनीच्या नकाशाचे उपजिल्हाधिकारी भुसपादन जायकवाडी 
प्रकल्प बीड यांचे कार्यालयामध्ये निरीक्षण करता येईल . 


दिनांक :- / ०६/ २०२० 
ठिकाण :- बीड 


जिल्हाधिकारी बीड . 


आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( छ ) 
अन्वये , समुचित शासन असलेला जिल्हाधिकारी, उक्त अधिनियमान्वये 
जिल्हाधिकाऱ्यांची कार्य पार पाडण्यासाठी उपजिल्हाधिकारी भुसपादन 
जायकवाडी प्रकल्प बीड यास पदनिर्देशित करीत आहे. 


८६२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , जुलै 


० ९ -१५ , २०२० : आषाढ , १८-२४ , शके १९ ४२ 


भाग १ - पुरवणी 


२३ 


अनुसूची - एक 


संपादीत करावयाच्या जमिनीचे वर्णन 


जिल्हाधिकारी बीड यांजकडून 


गावाचे नांव :- पाझर तलाव मौ . पिंपळवाडी ( भाळवणी ) ता :- जिल्हा: 

बीड 


अ.क्र . 


स.नं./ ग.नं . 


क्षेत्र ( हे.आर ) 


१ 


१०६/२ 


४.१८ 


नविन भुसंपादन कायदा -२०१३ च्या कलम १ ९( १) खालील 

अधिसुचना 
( भुमिसंपादन , पुनर्वसन व पुर्नस्थापना करतांना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व 
पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम -२०१३ नुसार जमीन संपादन पाझर तलाव 
मौ . पिंपळवाडी (भाळवणी ) ताः- जिल्हा:- बीड साठी भुसंपादन 


०.०३पो.ख 


एकूण 


४.१८ 


०.०३ पो.ख 


अनुसूची- दोन 


सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरुपाबाबत विवरण 


प्रकल्पाचे नांव :पाझर तलाव मौ . पिंपळवाडी (भाळवणी ) ता :- जिल्हाः 
बीड पाझर तलाव मौ . पिंपळवाडी ( भाळवणी ) ता :- जिल्हा:- बीड 
प्रकल्पाच्या कामाचे वर्णनः -पाझर तलाव मौ . पिंपळवाडी 
( भाळवणी ) ता :- जिल्हा:- बीड यासार्वजनिक कामाचे प्रयोजन 


क्रमांक-२०२०/ एलएनक्यु/ एसआर/०६/ २००१.- ज्याअर्थी, समुचित 
शासन असलेल्या बीड जिल्हयाच्या जिल्हाधिकारी यास भुमिसंपादन, पुनर्वसन 
व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा 
हक्क अधिनियम ,२०१३ ( २०१३ चा ३० ) ( यात यापुढे ज्याचा निर्देश उक्त 
अधिनियम असा केला आहे ) याच्या कलम ११ च्या पोटकलम (१ ) व्दारे 
प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकाराचा वापर करुन काढण्यात आलेली 
अधिसुचना, महसुल व वन विभाग क्रमांक संकीर्ण ११/ २०१४/ प्र.क्र .७७/ अ 
२, दिनांक दिनांक १९ जानेवारी २०१५ अन्वये प्रारंभिक अधिसुचना काढली 
आहे आणि त्याव्दारे असे अधिसुचित केले आहे की , या सोबत जोडलेल्या 
अनुसूचि एक मध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेल्या जमिनीचा, अनुसुचि 
दोन मध्ये अधिक तपशीलवार विनीर्दिष्ठ केलेल्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी 
आवश्यकता आहे किंवातिची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे . 


सामाजिक फायदे : - शेती पिकासाठी पाणी व जनावरांना पाणी व 


- 


इतर सार्वजनिक हितार्थ 


, 


अनुसूची- तीन 
पुर्नवसाहत क्षेत्राचे वर्णन गावाचे नांव :- पाझर तलाव मौ . पिंपळवाडी 

( भाळवणी ) ता :- जिल्हा:- बीड 
स.नं./ ग.नं . 

क्षेत्र ( हे.आर ) 


अ.क्र . 


आणि ज्याअर्थी, बीड जिल्हयाच्या जिल्हाधिकाऱ्याचे, कलम १५ 


लागु नाही 


, 


च्या पोटकलम ( २) अन्वये दिलेला अहवाल , कोणताही असल्यास, विचारात 
घेतल्यानंतर उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमीन संपादीत करण्याची 
आवश्यकता आहे या बाबत खात्री पटली आहे , आणि म्हणुन उक्त 
अधिनियमाच्या कलम १९ च्या पोटकलम (१) च्या तरतुदीन्वये उक्त सार्वजनिक 
प्रयोजनासाठी उक्त जमीनीची आवश्यकता आहे असे याव्दारे घोषीत करण्यात 
येत आहे . आणि ज्याअर्थी अनुसुची तिन मध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन 
केलेले क्षेत्र हे बाधित कुटुंबियाच्या पुनर्वसन व पुर्नवसाहतीच्या प्रयोजनासाठी 
पुनर्वसाहत क्षेत्र म्हणुन निर्धारित केले असल्याचे याव्दारे घोषीत केले 
असुन ,पुनर्वसन व पुर्नवसाहत योजनेचा सारांश अनुसुचि चार मध्ये विनिर्दिष्ट 
केले आहे . 


अनुसूची- चार 
( पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश ) 
( सामाजिक प्रभावनिर्धारण अभ्यास करणाऱ्या अभिकरणाने दिलेला ) सामाजिक 
प्रभाव निर्धारण सारांश.) दिनांक १३ मार्च २०१५ चे राजपत्रात प्रसिध्द 
महाराष्ट्र शासनाची अधिसुचना क्रमांक संकिर्ण ०१/ २०१५/ प्र.क्र ,३/ अ 
२, नुसार उक्त अधिनियमाचे कलम-१० क नुसार सामाजिक प्रभाव निर्धारणाच्या 
तरतुदी लागु करण्यापासुन सुट देण्यात आलेली आहे . 
टिप :-उक्त जमिनीच्या नकाशाचे उपजिल्हाधिकारी भुसपादन जायकवाडी 
प्रकल्प बीड यांचे कार्यालयामध्ये निरीक्षण करता येईल . 


दिनांक :- / ०६ / २०२० 
ठिकाण :- बीड 


- 


आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( छ ) 
अन्वये , समुचित शासन असलेला जिल्हाधिकारी, उक्त अधिनियमान्वये 
जिल्हाधिकाऱ्यांची कार्य पार पाडण्यासाठी उपजिल्हाधिकारी भुसपादन 
जायकवाडी प्रकल्प बीड यास पदनिर्देशित करीत आहे. 


जिल्हाधिकारी बीड. 


औरंगाबाद विभाग 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार, जुलै ०९ -१५, २०२० : आषाढ , १८-२४, शके १९ ४२ 


८६३ 


२४ 


अनुसूची - एक 


संपादीत करावयाच्या जमिनीचे वर्णन 


जिल्हाधिकारी बीड यांजकडून 


गावाचे नांव :- पाझर तलाव क्र ०२ गवारी ता.जि.बीड 


अ.क्र . 


स.नं./ ग.नं . 


क्षेत्र ( हे.आर ) 


११/१ 


०.११ 


नविन भुसंपादन कायदा -२०१३ च्या कलम १९ ( १ ) खालील 

अधिसुचना 
( भुमिसंपादन , पुनर्वसन व पुर्नस्थापना करतांना वाजवी भरपाई मिळण्याचा 
व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम -२०१३ नुसार जमीन संपादन पाझर 
तलाव क्र ०२ गवारी ता.जि.बीड साठी भुसंपादन 


२ 


१२/२ 


०७२ 


एकूण 


०.८३ 


अनुसूची- दोन 

सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरुपाबाबत विवरण 
प्रकल्पाचे नांव :पाझर तलाव क्र ०२ गवारी ता.जि.बीड 
प्रकल्पाच्या कामाचे वर्णनः-पाझर तलाव क्र ०२ गवारी ता.जि.बीड 
यासार्वजनिक कामाचे प्रयोजन 


सामाजिक फायदे :- शेती पिकासाठी पाणी व जनावरांना पाणी व 


इतर सार्वजनिक हितार्थ 


- 


, 


अनुसूची- तीन 
पुर्नवसाहत क्षेत्राचे वर्णन गावाचे नांव :-पाझर तलाव क्र ०२ गवारी 

.ता.जि.बीड 
अ.क्र . 

स.नं./ ग.नं . 


क्षेत्र ( हे.आर ) 


क्रमांक -२०२०/ एलएनक्यु / एसआर/ ०६ / २०१२.- ज्याअर्थी, समुचित 
शासन असलेल्या बीड जिल्हयाच्या जिल्हाधिकारी यास भुमिसंपादन, पुनर्वसन 
व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा 
हक्क अधिनियम ,२०१३ ( २०१३ चा ३० ) ( यात यापुढे ज्याचानिर्देश उक्त 
अधिनियम असा केला आहे ) याच्या कलम ११ च्या पोटकलम (१ ) व्दारे 
प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकाराचा वापर करुन काढण्यात आलेली 
अधिसुचना, महसुल व वन विभाग क्रमांक संकीर्ण ११/ २०१४/ प्र.क्र .७७/ अ 
२, दिनांक दिनांक १९ जानेवारी २०१५ अन्वये प्रारंभिक अधिसुचना काढली 
आहे आणि त्याव्दारे असे अधिसुचित केले आहे की , या सोबत जोडलेल्या 
अनुसूचि एक मध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेल्या जमिनीचा, अनुसुचि 
दोन मध्ये अधिक तपशीलवार विनीर्दिष्ठ केलेल्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी 
आवश्यकता आहे किंवातिची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे . 

आणि ज्याअर्थी, बीड जिल्हयाच्या जिल्हाधिकाऱ्याचे, कलम १५ 
च्या पोटकलम (२) अन्वये दिलेला अहवाल , कोणताही असल्यास, विचारात 
घेतल्यानंतर उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमीन संपादीत करण्याची 
आवश्यकता आहे या बाबत खात्री पटली आहे , आणि म्हणुन उक्त 
अधिनियमाच्या कलम १९ च्या पोटकलम ( १) च्या तरतुदीन्वये उक्त सार्वजनिक 
प्रयोजनासाठी उक्त जमीनीची आवश्यकता आहे असे याव्दारे घोषीत करण्यात 
येत आहे . आणि ज्याअर्थी अनुसुची तिन मध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन 
केलेले क्षेत्र हे बाधित कुटुंबियाच्या पुनर्वसन व पुर्नवसाहतीच्या प्रयोजनासाठी 
पुनर्वसाहत क्षेत्र म्हणुन निर्धारित केले असल्याचे याव्दारे घोषीत केले 
असुन ,पुनर्वसन व पुर्नवसाहत योजनेचा सारांश अनुसुचि चार मध्ये विनिर्दिष्ट 
केले आहे. 


लागु नाही 


, 


अनुसूची- चार 
( पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश) 
( सामाजिक प्रभाव निर्धारण अभ्यास करणाऱ्या अभिकरणाने दिलेला) सामाजिक 
प्रभाव निर्धारण सारांश .) दिनांक १३ मार्च २०१५ चे राजपत्रात प्रसिध्द 
महाराष्ट्र शासनाची अधिसुचना क्रमांक संकिर्ण ०१/ २०१५/ प्र.क्र .३/ अ 
२, नुसार उक्त अधिनियमाचे कलम-१० क नुसार सामाजिक प्रभाव निर्धारणाच्या 
तरतुदी लागु करण्यापासुन सुट देण्यात आलेली आहे . 
टिप :-उक्त जमिनीच्या नकाशाचे उपजिल्हाधिकारी भुसपादन जायकवाडी 
प्रकल्प बीड यांचे कार्यालयामध्ये निरीक्षण करता येईल . 


दिनांक :- / ०६ / २०२० 
ठिकाण :- बीड 


आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( छ ) 
अन्वये , समुचित शासन असलेला जिल्हाधिकारी,उक्त अधिनियमान्वये 
जिल्हाधिकाऱ्यांची कार्य पार पाडण्यासाठी उपजिल्हाधिकारी भुसपादन 
जायकवाडी प्रकल्प बीड यास पदनिर्देशित करीत आहे. 


जिल्हाधिकारी बीड . 


८६४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार, जुलै ०९ -१५, २०२० : आषाढ , १८-२४ , शके १९ ४२ 


भाग १ - पुरवणी 


२५ 


अनुसूची - एक 


संपादीत करावयाच्या जमिनीचे वर्णन 


जिल्हाधिकारी बीड यांजकडून 


गावाचे नांव :- पाझर तलाव क्र .०१ अतिरिक्त मौ.कारेगव्हाण ता . 

जि.बीड 


नविन भुसंपादन कायदा -२०१३ च्या कलम १९ ( १) खालील 

अधिसुचना 


अ.क्र . 


स.नं./ ग.नं . 


क्षेत्र ( हे.आर ) 


१ 


६४७ 


०.२५ 


२ 


७२पै 


०.३६ 


( भुमिसंपादन, पुनर्वसन व पुर्नस्थापना करतांना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व 
पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम -२०१३ नुसार जमीन संपादन पाझर तलाव 
क्र .०१ अतिरिक्त मौ.कारेगव्हाण ता . जि.बीड साठी भुसंपादन 


६२ पै 


एकूण 


०.६३ 


अनुसूची- दोन 


क्रमांक -२०२० /एलएनक्यु/ एसआर/ २२/ १९९५.- ज्याअर्थी, समुचित 
शासन असलेल्या बीड जिल्हयाच्या जिल्हाधिकारी यास भुमिसंपादन , पुनर्वसन 
व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा 
हक्क अधिनियम ,२०१३ ( २०१३ चा ३० ) ( यात यापुढे ज्याचा निर्देश उक्त 
अधिनियम असा केला आहे ) याच्या कलम ११ च्या पोटकलम ( १)व्दारे 
प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकाराचा वापर करुन काढण्यात आलेली 
अधिसुचना, महसुल व वन विभाग क्रमांक संकीर्ण ११/ २०१४/ प्र.क्र .७७ / अ 
२, दिनांक दिनांक १९ जानेवारी २०१५ अन्वये प्रारंभिक अधिसुचना काढली 
आहे आणि त्याव्दारे असे अधिसुचित केले आहे की , या सोबत जोडलेल्या 
अनुसूचि एक मध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेल्या जमिनीचा, अनुसुचि 
दोन मध्ये अधिक तपशीलवार विनीर्दिष्ठ केलेल्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी 


सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरुपाबाबत विवरण 
प्रकल्पाचे नांव :- पाझर तलाव क्र .०१ अतिरिक्त मौ.कारेगव्हाण ता . 
जि बीड 
प्रकल्पाच्या कामाचे वर्णन: 

पाझर तलाव क्र .०१ अतिरिक्त 
मौ.कारेगव्हाण ता . जि.बीड यासार्वजनिक कामाचे प्रयोजन 
सामाजिक फायदे : - शेती पिकासाठी पाणी व जनावरांना पाणी व 

इतर सार्वजनिक हितार्थ 


- 


अनुसूची- तीन 
पुर्नवसाहत क्षेत्राचे वर्णन गावाचे नांव :-पाझर तलाव क्र .०१ अतिरिक्त 

मौ.कारेगव्हाण ता . जि.बीड 
स.नं./ ग.नं . 

क्षेत्र ( हे.आर ) 


आवश्यकता आहे किंवा तिची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे . 


अ.क्र . 


लागु नाही 


, 


आणि ज्याअर्थी, बीड जिल्हयाच्या जिल्हाधिकाऱ्याचे, कलम १५ 
च्या पोटकलम ( २ ) अन्वयेदिलेला अहवाल , कोणताही असल्यास ,विचारात 
घेतल्यानंतर उक्त्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमीन संपादीत करण्याची 
आवश्यकता आहे या बाबत खात्री पटली आहे , आणि म्हणुन उक्त 
अधिनियमाच्या कलम १९ च्या पोटकलम ( १) च्या तरतुदीन्वये उक्त सार्वजनिक 
प्रयोजनासाठी उक्त जमीनीची आवश्यकता आहे असे याव्दारे घोषीत करण्यात 
येत आहे . आणि ज्याअर्थी अनुसुची तिन मध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन 
केलेले क्षेत्र हे बाधित कुटुंबियाच्या पुनर्वसन व पुर्नवसाहतीच्या प्रयोजनासाठी 
पुनर्वसाहत क्षेत्र म्हणुन निर्धारित केले असल्याचे याव्दारे घोषीत केले 
असुन , पुनर्वसन व पुर्नवसाहत योजनेचा सारांश अनुसुचि चार मध्ये विनिर्दिष्ट 
केले आहे. 


अनुसूची- चार 
( पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश) 
( सामाजिक प्रभावनिर्धारण अभ्यास करणाऱ्या अभिकरणाने दिलेला) सामाजिक 
प्रभाव निर्धारण सारांश. ) दिनांक १३मार्च २०१५ चे राजपत्रात प्रसिध्द 
महाराष्ट्र शासनाची अधिसुचना क्रमांक संकिर्ण ०१/ २०१५/ प्र.क्र .३ / अ 
२, नुसार उक्त अधिनियमाचे कलम-१० क नुसार सामाजिक प्रभाव निर्धारणाच्या 
तरतुदी लागु करण्यापासुन सुट देण्यात आलेली आहे . 
टिप :-उक्त जमिनीच्या नकाशाचे उपजिल्हाधिकारी भुसपादन जायकवाडी 
प्रकल्प बीड यांचे कार्यालयामध्ये निरीक्षण करता येईल . 


दिनांक :- /०६/ २०२० 
ठिकाण :- बीड 


जिल्हाधिकारी बीड . 


आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( छ ) 
अन्वये, समुचित शासन असलेला जिल्हाधिकारी, उक्त अधिनियमान्वये 
जिल्हाधिकाऱ्यांची कार्य पार पाडण्यासाठी उपजिल्हाधिकारी भुसपादन 
जायकवाडी प्रकल्प बीड यास पदनिर्देशित करीत आहे . 


औरंगाबाद विभाग 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, गुरुवार ते बुधवार, जुलै ०९ -१५, २०२० : आषाढ , १८-२४ , शके १९ ४२ 


८६५ 


२६ 


जिल्हाधिकारी बीड यांजकडून 


अनुसूची - एक 

संपादीत करावयाच्या जमिनीचे वर्णन 
गावाचे नांव :- पाझर तलाव क्र . ०१ मौ . पाटोदा ( बेलखंडी ) ता . 

जि.बीड 
अ.क्र . स.नं./ ग.नं . 

क्षेत्र ( हे.आर ) 


नविन भुसंपादन कायदा -२०१३ च्या कलम १९( १ ) खालील 

अधिसुचना 


१३४ 


३.०४ 


एकूण 


३.०४ 


( भुमिसंपादन , पुनर्वसन व पुर्नस्थापना करतांना वाजवी भरपाईमिळण्याचा 
व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम -२०१३ नुसार जमीन संपादन पाझर 
तलाव क्र . ०१ मौ . पाटोदा (बेलखंडी ) ता . जि.बीड साठी भुसंपादन 


अनुसूची- दोन 


सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरुपाबाबत विवरण 


प्रकल्पाचे नांव :पाझर तलाव क्र .०१ मौ . पाटोदा ( बेलखंडी ) ता . जि.बीड 
प्रकल्पाच्या कामाचे वर्णन:-पाझर तलाव क्र . ०१ मौ . पाटोदा ( बेलखंडी ) 
ता . जि.बीड यासार्वजनिक कामाचे प्रयोजन 


सामाजिक फायदे : - शेती पिकासाठी पाणी व जनावरांना पाणी व 


इतर सार्वजनिक हितार्थ 


क्रमांक-२०२०/ एलएनक्यु/ एसआर/०१/ २००१.- ज्याअर्थी, समुचित 
शासन असलेल्या बीड जिल्हयाच्या जिल्हाधिकारी यास भुमिसंपादन , 
पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा 
हक्क अधिनियम ,२०१३ ( २०१३ चा ३० ) ( यात यापुढे ज्याचा निर्देश उक्त 
अधिनियम असा केला आहे ) याच्या कलम ११ च्या पोटकलम ( १)व्दारे 
प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकाराचा वापर करुन काढण्यात आलेली 
अधिसुचना, महसुल व वन विभाग क्रमांक संकीर्ण ११/ २०१४ / प्र क्र ७७/ अ 
२,दिनांक दिनांक १९ जानेवारी २०१५ अन्वये प्रारंभिक अधिसुचना काढली 
आहे आणि त्याव्दारे असे अधिसुचित केले आहे की , या सोबत जोडलेल्या 
अनुसूचि एक मध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेल्या जमिनीचा, अनुसुचि 
दोन मध्ये अधिक तपशीलवार विनीर्दिष्ठ केलेल्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी 


अनुसूची- तीन 


पुर्नवसाहत क्षेत्राचे वर्णन गावाचे नांव :- पाझर तलाव क्र . ०१ मौ . 

पाटोदा ( बेलखंडी ) ता . जि.बीड 
अ.क्र . स.नं./ ग.नं . 

क्षेत्र (हे.आर ) 


लागु नाही 


आवश्यकता आहे किंवातिची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे . 


आणि ज्याअर्थी, बीड जिल्हयाच्या जिल्हाधिकाऱ्याचे, कलम 
१५ च्या पोटकलम ( २) अन्वये दिलेला अहवाल , कोणताही असल्यास, 
विचारात घेतल्यानंतर उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमीन संपादीत 
करण्याची आवश्यकता आहे या बाबत खात्री पटली आहे, आणि म्हणुन 
उक्त अधिनियमाच्या कलम १९ च्या पोटकलम ( १) च्या तरतुदीन्वये उक्त 
सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमीनीची आवश्यकता आहे असे याव्दारे 
घोषीत करण्यात येत आहे . आणि ज्याअर्थी अनुसुची तिन मध्ये अधिक 
तपशीलवार वर्णन केलेले क्षेत्र हे बाधित कुटुंबियाच्या पुनर्वसन व पुर्नवसाहतीच्या 
प्रयोजनासाठी पुनर्वसाहत क्षेत्र म्हणुन निर्धारित केले असल्याचे याव्दारे 
घोषीत केले असुन,पुनर्वसन व पुर्नवसाहत योजनेचा सारांश अनुसुचि चार 
मध्ये विनिर्दिष्ट केले आहे . 


अनुसूची- चार 
( पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश ) 
( सामाजिक प्रभाव निर्धारण अभ्यास करणाऱ्या अभिकरणाने दिलेला) सामाजिक 
प्रभाव निर्धारण सारांश . ) दिनांक १३मार्च २०१५ चे राजपत्रात प्रसिध्द 
महाराष्ट्र शासनाची अधिसुचना क्रमांक संकिर्ण ०१/ २०१५/प्र.क्र .३/ अ 
२,नुसार उक्त अधिनियमाचेकलम-१० क नुसार सामाजिक प्रभाव निर्धारणाच्या 
तरतुदी लागु करण्यापासुन सुट देण्यात आलेली आहे . 


टिप :-उक्त जमिनीच्या नकाशाचे उपजिल्हाधिकारी भुसपादन 

जायकवाडी 
प्रकल्प बीड यांचे कार्यालयामध्ये निरीक्षण करता येईल . 


दिनांक :- / ०६/ २०२० 
ठिकाण :- बीड 


जिल्हाधिकारी बीड , 


आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( छ ) 
अन्वये , समुचित शासन असलेला जिल्हाधिकारी, उक्त अधिनियमान्वये 
जिल्हाधिकाऱ्यांची कार्य पार पाडण्यासाठी उपजिल्हाधिकारी भुसपादन 
जायकवाडी प्रकल्प बीड यास पदनिर्देशित करीत आहे . 


८६६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार, जुलै ०९ -१५, २०२० : आषाढ , १८-२४ , शके १९ ४२ 


भाग १ - पुरवणी 


२७ 


अनुसूची - एक 
संपादीत करावयाच्या जमिनीचे वर्णन 


जिल्हाधिकारी बीड यांजकडून 


गावाचे नांव :- गावाचे नांव :- पाझरतलाव क्र .०२बाळापूर 


ता.जि.बीड 


अ.क्र . 


स.नं./ ग.नं . 


क्षेत्र ( हे.आर) 


१ 


१७८ 


०५५ 


नविन भुसंपादन कायदा -२०१३ च्या कलम १९( १ ) खालील 

अधिसुचना 
( भुमिसंपादन , पुनर्वसन व पुर्नस्थापना करतांना वाजवी भरपाई मिळण्याचा 
व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम -२०१३ नुसार जमीन संपादन पाझरतलाव 
क्र .०२बाळापूर ता.जि.बीड साठी भुसंपादन 


२ 


१७ ९ 


०७३ 


१ ९ ५ 


०.१ ९ 


४ 


१ ९ ५ 


०.३ ९ 


एकूण 


१.८६ 


अनुसूची दोन 


क्रमांक-२०२० / एलएनक्यु /एसआर / ३० / २००३.- ज्याअर्थी, 
समुचित शासन असलेल्या बीड जिल्हयाच्या जिल्हाधिकारी यास भुमिसंपादन , 
पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा 
हक्क अधिनियम ,२०१३ ( २०१३ चा ३० ) ( यात यापुढे ज्याचा निर्देश उक्त 
अधिनियम असा केला आहे ) याच्या कलम ११ च्या पोटकलम (१ )व्दारे 
प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकाराचा वापर करुन काढण्यात आलेली 
अधिसुचना, महसुल व वन विभाग क्रमांक संकीर्ण ११/ २०१४/ प्र.क्र .७७/ अ 
२, दिनांक दिनांक १९ जानेवारी २०१५ अन्वये प्रारंभिक अधिसुचना काढली 
आहे आणि त्याव्दारे असे अधिसुचित केले आहे की , या सोबत जोडलेल्या 
अनुसूचि एक मध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेल्या जमिनीचा, अनुसुचि 
दोन मध्ये अधिक तपशीलवार विनीर्दिष्ठ केलेल्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी 
आवश्यकता आहे किंवातिची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे . 


सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरुपाबाबत विवरण 
प्रकल्पाचे नांव : पाझरतलाव क्र . ०२बाळापूर ता.जि.बीड 
प्रकल्पाच्या कामाचे वर्णनः पाझरतलाव क्र .०२ बाळापूर ता.जि.बीड 
यासार्वजनिक कामाचे प्रयोजन 
सामाजिक फायदे :- शेती पिकासाठी पाणी व जनावरांना पाणी व 


इतर सार्वजनिक हितार्थ 


अनुसूची- तीन 
पुर्नवसाहत क्षेत्राचे वर्णन गावाचे नांव :- पाझरतलाव क्र .०२बाळापूर 

ता.जि.बीड 


अ.क्र . 


स.नं./ ग.नं . 


क्षेत्र ( हे.आर ) 


लागु नाही 


आणि ज्याअर्थी, बीड जिल्ह्याच्या जिल्हाधिकाऱ्याचे, कलम 
१५ च्या पोटकलम ( २ ) अन्वये दिलेला अहवाल , कोणताही असल्यास, 
विचारात घेतल्यानंतर उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमीन संपादीत 
करण्याची आवश्यकता आहे या बाबत खात्री पटली आहे , आणि म्हणुन 
उक्त अधिनियमाच्या कलम १९ च्या पोटकलम ( १) च्या तरतुदीन्वये उक्त 
सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमीनीची आवश्यकता आहे असे याव्दारे 
घोषीत करण्यात येत आहे. आणि ज्याअर्थी अनुसुची तिन मध्ये अधिक 
तपशीलवार वर्णन केलेले क्षेत्र हे बाधित कुटुंबियाच्या पुनर्वसन व पुर्नवसाहतीच्या 
प्रयोजनासाठी पुनर्वसाहत क्षेत्र म्हणुन निर्धारित केले असल्याचे याव्दारे 
घोषीत केले असुन,पुनर्वसन व पुर्नवसाहत योजनेचा सारांश अनुसुचि चार 
मध्ये विनिर्दिष्ट केले आहे . 


अनुसूची- चार 
( पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश ) 
( सामाजिक प्रभावनिर्धारण अभ्यास करणाऱ्या अभिकरणाने दिलेला) सामाजिक 
प्रभाव निर्धारण सारांश .) दिनांक १३मार्च २०१५ चे राजपत्रात प्रसिध्द 
महाराष्ट्र शासनाची अधिसुचना क्रमांक संकिर्ण ०१/ २०१५/ प्र.क्र .३/ अ 
२.नुसार उक्त अधिनियमाचेकलम-१० क नुसार सामाजिक प्रभाव निर्धारणाच्या 
तरतुदी लागु करण्यापासुन सुट देण्यात आलेली आहे . 
टिप :-उक्त जमिनीच्या नकाशाचे उपजिल्हाधिकारी भुसपादन जायकवाडी 
प्रकल्प बीड यांचे कार्यालयामध्ये निरीक्षण करता येईल . 


दिनांक :- / ०६ / २०२० 
ठिकाण :-बीड 


आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( छ ) 
अन्वये , समुचित शासन असलेला जिल्हाधिकारी, उक्त अधिनियमान्वये 
जिल्हाधिकाऱ्यांची कार्य पार पाडण्यासाठी उपजिल्हाधिकारी 

भुसपादन 
जायकवाडी प्रकल्प बीड यास पदनिर्देशित करीत आहे . 


जिल्हाधिकारी बीड . 


औरंगाबाद विभाग 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार, जुलै 


० ९ -१५, २०२० : आषाढ , १८-२४ , 


शके १ ९ ४२ 


८६७ 


२८ 


जिल्हाधिकारी बीड यांजकडून 


नविन भुसंपादन कायदा -२०१३ च्या कलम १९( १) खालील 

अधिसुचना 


अ.क्र . 
१ 
२ 


अनुसूची - एक 
संपादीत करावयाच्या जमिनीचे वर्णन 
गावाचे नांव :- पाझर तलाव बेलखंडी पाटोदा . 

ता.बीड जि.बीड 
स.नं./ ग.नं . 

क्षेत्र ( हे.आर ) 
१३०/१ 

०.१६ 
१३०/२ 

१.३२ 
१३१/४ 

१.३० 

०.०८ पो.ख 
१३१/१ 

०.०६ 
१३१/२ 

०.६३ 

०.०३.पो.ख 
१३१/३ 

०४० 

०.०२.पो.ख 
एकूण 

३.८७ 


४ 


( भुमिसंपादन, पुनर्वसन व पुर्नस्थापना करतांना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व 
पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम -२०१३ नुसार जमीन संपादन पाझर तलाव 
बेलखंडी पाटोदा.ता.बीड जि.बीड साठी भुसंपादन 


०.१३ पो.ख 


क्रमांक-२०२० / एलएनक्यु/ एसआर / १० / १ ९९६.- ज्याअर्थी, 
समुचित शासन असलेल्या बीड जिल्हयाच्या जिल्हाधिकारी यास भुमिसंपादन , 
पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा 
हक्क अधिनियम ,२०१३ ( २०१३ चा ३० ) ( यात यापुढे ज्याचा निर्देश उक्त 
अधिनियम असा केला आहे ) याच्या कलम ११ च्या पोटकलम ( १)व्दारे 
प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकाराचा वापर करुन काढण्यात आलेली 
अधिसुचना, महसुल व वन विभाग क्रमांक संकीर्ण ११/ २०१४/ प्र.क्र .७७ / अ 
२, दिनांक दिनांक १९ जानेवारी २०१५ अन्वये प्रारंभिक अधिसुचना काढली 
आहे आणि त्याव्दारे असे अधिसुचित केले आहे की , या सोबत जोडलेल्या 
अनुसूचि एक मध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेल्या जमिनीचा, अनुसुचि 
दोन मध्ये अधिक तपशीलवार विनीर्दिष्ठ केलेल्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी 


अनुसूची- दोन 
सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरुपाबाबत विवरण 
प्रकल्पाचे नांव :पाझर तलाव बेलखंडी पाटोदा.ता.बीड जि.बीड 
प्रकल्पाच्या कामाचे वर्णनः पाझर तलाव बेलखंडी पाटोदा ता.बीड जि.बीड 
यासार्वजनिक कामाचे प्रयोजन 


सामाजिक फायदे :- शेती पिकासाठी पाणी व जनावरांना पाणी व 


इतर सार्वजनिक हितार्थ 


- 


आवश्यकता आहे किंवा तिची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे . 


अनुसूची- तीन 
पुर्नवसाहत क्षेत्राचेवर्णन गावाचे नांव :- पाझर तलाव बेलखंडी 

पाटोदा.ता.बीड जि.बीड 
स.नं./ ग.नं . 

क्षेत्र ( हे.आर ) 


अ.क्र . 


लागु नाही 


, 


आणि ज्याअर्थी, बीड जिल्हयाच्या जिल्हाधिकाऱ्याचे, कलम १५ 
च्या पोटकलम ( २ ) अन्वयेदिलेला अहवाल , कोणताही असल्यास ,विचारात 
घेतल्यानंतर उक्त्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमीन संपादीत करण्याची 
आवश्यकता आहे या बाबत खात्री पटली आहे , आणि म्हणुन उक्त 
अधिनियमाच्या कलम १९ च्या पोटकलम ( १) च्या तरतुदीन्वये उक्त सार्वजनिक 
प्रयोजनासाठी उक्त जमीनीची आवश्यकता आहे असे याव्दारे घोषीत करण्यात 
येत आहे . आणि ज्याअर्थी अनुसुची तिन मध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन 
केलेले क्षेत्र हे बाधित कुटुंबियाच्या पुनर्वसन व पुर्नवसाहतीच्या प्रयोजनासाठी 
पुनर्वसाहत क्षेत्र म्हणुन निर्धारित केले असल्याचे याव्दारे घोषीत केले 
असुन , पुनर्वसन व पुर्नवसाहत योजनेचा सारांश अनुसुचि चार मध्ये विनिर्दिष्ट 
केले आहे. 


अनुसूची- चार 
( पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश ) 
( सामाजिक प्रभाव निर्धारण अभ्यास करणाऱ्या अभिकरणाने दिलेला ) सामाजिक 
प्रभाव निर्धारण सारांश .) दिनांक १३मार्च २०१५ चे राजपत्रात प्रसिध्द 
महाराष्ट्र शासनाची अधिसुचना क्रमांक संकिर्ण ०१/ २०१५/ प्र.क्र .३/ अ 
२,नुसार उक्त अधिनियमाचेकलम-१० क नुसार सामाजिक प्रभाव निर्धारणाच्या 
तरतुदी लागु करण्यापासुन सुट देण्यात आलेली आहे . 
टिप :-उक्त जमिनीच्या नकाशाचे उपजिल्हाधिकारी भुसपादन जायकवाडी 
प्रकल्प बीड यांचे कार्यालयामध्ये निरीक्षण करता येईल . 


दिनांक : 

/ ०६/ २०२० 
ठिकाण :- बीड 


आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( छ ) 
अन्वये, समुचित शासन असलेला जिल्हाधिकारी, उक्त अधिनियमान्वये 
जिल्हाधिकाऱ्यांची कार्य पार पाडण्यासाठी उपजिल्हाधिकारी भुसपादन 
जायकवाडी प्रकल्प बीड यास पदनिर्देशित करीत आहे . 


जिल्हाधिकारी बीड . 


८६८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , जुलै 


० ९ -१५ , २०२० : आषाढ , १८-२४ , शके १९ ४२ 


भाग १ - पुरवणी 


२ ९ 


अनुसूची - एक 
संपादीत करावयाच्या जमिनीचे वर्णन 
गावाचे नांव :- पाझर तलाव क्रमांक २ काकडहिरा 

ता :-बीड जिल्हा: - बीड 


जिल्हाधिकारी बीड यांजकडून 


अ.क्र . 


स.नं./ ग.नं . 


क्षेत्र ( हे.आर ) 


१ 


५३ 


०.४५ 


नविन भुसंपादन कायदा -२०१३ च्या कलम १ ९( १) खालील 

अधिसुचना 
( भुमिसंपादन , पुनर्वसन व पुर्नस्थापना करतांना वाजवी भरपाई मिळण्याचा 
व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम -२०१३ नुसार जमीन संपादन पाझर 
तलाव क्रमांक २ काकडहिरा ता:-बीड जिल्हा:- बीड साठी भुसंपादन 


एकूण 


०.४५ 


अनुसूची- दोन 


सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरुपाबाबत विवरण 


प्रकल्पाचे नांव : पाझर तलाव क्रमांक २ काकडहिरा ता :-बीड जिल्हा: 
बीड 


क्रमांक -२०२० / एलएनक्यु/ एसआर / २६/ १९९७.- ज्याअर्थी, समुचित 
शासन असलेल्या बीड जिल्हयाच्या जिल्हाधिकारी यास भुमिसंपादन, पुनर्वसन 
व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा 
हक्क अधिनियम ,२०१३ ( २०१३ चा ३० ) ( यात यापुढे ज्याचानिर्देश उक्त 
अधिनियम असा केला आहे ) याच्या कलम ११ च्या पोटकलम (१ ) व्दारे 
प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकाराचा वापर करुन काढण्यात आलेली 
अधिसुचना, महसुल व वन विभाग क्रमांक संकीर्ण ११/ २०१४/ प्र.क्र .७७/ अ 
२, दिनांक दिनांक १९ जानेवारी २०१५ अन्वये प्रारंभिक अधिसुचना काढली 
आहे आणि त्याव्दारे असे अधिसुचित केले आहे की , या सोबत जोडलेल्या 
अनुसूचि एक मध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेल्या जमिनीचा, अनुसुचि 
दोन मध्ये अधिक तपशीलवार विनीर्दिष्ठ केलेल्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी 
आवश्यकता आहे किंवातिची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे . 


प्रकल्पाच्या कामाचे वर्णनः पाझर तलाव क्रमांक २ काकडहिरा ता :-बीड 
जिल्हा :- बीड यासार्वजनिक कामाचे प्रयोजन 
सामाजिक फायदे :- शेती पिकासाठी पाणी व जनावरांना पाणी व 

इतर सार्वजनिक हितार्थ 


- 


अनुसूची- तीन 


, 


पुर्नवसाहत क्षेत्राचेवर्णन गावाचे नांव :- पाझर तलाव क्रमांक २ 

काकडहिरा ताः - बीड जिल्हाः- बीड 
अ.क्र . स.नं./ ग.नं . 

क्षेत्र ( हे.आर ) 


लागु नाही 


आणि ज्याअर्थी, बीड जिल्हयाच्या जिल्हाधिकाऱ्याचे, कलम १५ 


, 


च्या पोटकलम ( २) अन्वये दिलेला अहवाल , कोणताही असल्यास, विचारात 
घेतल्यानंतर उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमीन संपादीत करण्याची 
आवश्यकता आहे या बाबत खात्री पटली आहे , आणि म्हणुन उक्त 
अधिनियमाच्या कलम १९ च्या पोटकलम (१) च्या तरतुदीन्वये उक्त सार्वजनिक 
प्रयोजनासाठी उक्त जमीनीची आवश्यकता आहे असे याव्दारे घोषीत करण्यात 
येत आहे. आणि ज्याअर्थी अनुसुची तिन मध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन 
केलेले क्षेत्र हे बाधित कुटुंबियाच्या पुनर्वसन व पुर्नवसाहतीच्या प्रयोजनासाठी 
पुनर्वसाहत क्षेत्र म्हणुन निर्धारित केले असल्याचे याव्दारे घोषीत केले 
असुन ,पुनर्वसन व पुर्नवसाहत योजनेचा सारांश अनुसुचि चार मध्ये विनिर्दिष्ट 
केले आहे . 


अनुसूची- चार 
( पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश ) 
( सामाजिक प्रभाव निर्धारण अभ्यास करणाऱ्या अभिकरणाने दिलेला) सामाजिक 
प्रभाव निर्धारण सारांश.) दिनांक १३मार्च २०१५ चे राजपत्रात प्रसिध्द 
महाराष्ट्र शासनाची अधिसुचना क्रमांक संकिर्ण ०१/ २०१५/ प्र.क्र .३/ अ 
२,नुसार उक्त अधिनियमाचेकलम-१० क नुसार सामाजिक प्रभाव निर्धारणाच्या 
तरतुदी लागु करण्यापासुन सुट देण्यात आलेली आहे . 
टिप :-उक्त जमिनीच्या नकाशाचे उपजिल्हाधिकारी 

भुसपादन 

जायकवाडी 
प्रकल्प बीड यांचे कार्यालयामध्ये निरीक्षण करता येईल . 


दिनांक : / ०६ / २०२० 
ठिकाण :- बीड 


- 


जिल्हाधिकारी बीड . 


आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( छ ) 
अन्वये , समुचित शासन असलेला जिल्हाधिकारी, उक्त अधिनियमान्वये 
जिल्हाधिकाऱ्यांची कार्य पार पाडण्यासाठी उपजिल्हाधिकारी भुसपादन 
जायकवाडी प्रकल्प बीड यास पदनिर्देशित करीत आहे. 


औरंगाबाद विभाग 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार, जुलै ०९ -१५, २०२० : आषाढ , १८-२४, शके १९ ४२ 


८६ ९ 


३० 


जिल्हाधिकारी बीड यांजकडून 


अनुसूची - एक 

संपादीत करावयाच्या जमिनीचे वर्णन 
गांवः- पाझर तलाव क्र .०१ ( अति.) टाकळसिंग ता.आष्टी,जि.बीड 
स.नं./ ग.नं . 

क्षेत्र ( हे.आर ) 


अ.क्र . 


नविन भुसंपादन कायदा -२०१३ च्या कलम १९( १) खालील 

अधिसुचना 


१ . 


६५२ 


०.१७ 


२ . 


६५४ 


०.२ ९ 


३ . 


६५४ 


०.२ ९ 


४ . 


६७४ 


०.२१ 


( भुमिसंपादन , पुनर्वसन व पुर्नस्थापना करतांना वाजवी भरपाई मिळण्याचा 
व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम -२०१३ नुसार जमीन संपादन पाझर 
तलाव क्र .०१ ( अति .) टाकळसिंग ता.आष्टी, जि.बीड . साठी भुसंपादन 


५ . 


६७४ 


६ . 


६७४ 


० ९ 


७ . 


६७६ 


८ . 


६७७ 


एकुण 


१.२० हे आर 


क्रमांक -प्र.अ./ भुस ./ कावि . ०४/ १९.- ज्याअर्थी, समुचित शासन असलेल्या 
बीड जिल्हयाच्या जिल्हाधिकारी यास भुमिसंपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत 
करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क 
अधिनियम ,२०१३( २०१३ चा ३० ) (यात यापुढे ज्याचानिर्देश उक्त अधिनियम 
असा केला आहे ) याच्या कलम ११ च्या पोटकलम (१ )व्दारे प्रदान करण्यात 
आलेल्या अधिकाराचा वापर करुन काढण्यात आलेली अधिसुचना, महसुल 
व वन विभाग क्रमांक संकीर्ण ११/ २०१४/ प्र.क्र .७७/ अ -२, दिनांक दिनांक 
१ ९ जानेवारी २०१५ अन्वये प्रारंभिक अधिसुचना काढली आहे आणि 
त्याव्दारे असे अधिसुचित केले आहे की , या सोबत जोडलेल्या अनुसूचि 
एक मध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेल्या जमिनीचा, अनुसुचि दोन 
मध्ये अधिक तपशीलवार विनीर्दिष्ठ केलेल्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी 


अनुसूची- दोन 
सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरुपाबाबत विवरण 
प्रकल्पाचे नांव : पाझर तलाव क्र . ०१ ( अति .) टाकळसिंग ता.आष्टी, 
जि.बीड . 
प्रकल्पाच्या कामाचे वर्णन :- पाझर तलाव क्र . ०१ ( अति .) टाकळसिंग 

या सार्वजनिक कामाचे प्रयोजन 
सामाजिक फायदे :- शेती पिकासाठी पाणी व जनावरांना पाणी व 

इतर सार्वजनिक हितार्थ 


आवश्यकता आहे किंवातिची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे . 


अनुसूची- तीन 

पुर्नवसाहत क्षेत्राचेवर्णन 
गावाचे नांव :- टाकळसिंग तालुका :- आष्टी जिल्हाः- बीड 
स.नं./ ग.नं . 

क्षेत्र ( हे.आर ) 
लागु 

नाही 


अ.क्र . 


आणि ज्याअर्थी, बीड जिल्हयाच्या जिल्हाधिकाऱ्याचे, कलम 
१५ च्या पोटकलम ( २) अन्वये दिलेला अहवाल , कोणताही असल्यास, 
विचारात घेतल्यानंतर उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमीन संपादीत 
करण्याची आवश्यकता आहे या बाबत खात्री पटली आहे, आणि म्हणुन 
उक्त अधिनियमाच्या कलम १९ च्या पोटकलम ( १) च्या तरतुदीन्वये उक्त 
सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमीनीची आवश्यकता आहे असे याव्दारे 
घोषीत करण्यात येत आहे . आणि ज्याअर्थी अनुसुची तिन मध्ये अधिक 
तपशीलवार वर्णन केलेले क्षेत्र हे बाधित कुटुंबियाच्या पुनर्वसन व पुर्नवसाहतीच्या 
प्रयोजनासाठी पुनर्वसाहत क्षेत्र म्हणुन निर्धारित केले असल्याचे याव्दारे 
घोषीत केले असुन,पुनर्वसन व पुर्नवसाहत योजनेचा सारांश अनुसुचि चार 
मध्ये विनिर्दिष्ट केले आहे . 


अनुसूची- चार 
( पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश) 
( सामाजिक प्रभाव निर्धारण अभ्यास करणाऱ्या अभिकरणाने दिलेला) सामाजिक 
प्रभाव निर्धारण सारांश .) दिनांक १३मार्च २०१५ चे राजपत्रात प्रसिध्द 
महाराष्ट्र शासनाची अधिसुचना क्रमांक संकिर्ण ०१/ २०१५/ प्र.क्र .३/ अ 
२, नुसार उक्त अधिनियमाचेकलम-१० क नुसार सामाजिक प्रभाव निर्धारणाच्या 
तरतुदी लागु करण्यापासुन सुट देण्यात आलेली आहे . 
टिप :- उक्त जमिनीच्या नकाशाचे उपविभागीय अधिकारी पाटोदा यांचे 
कार्यालयामध्ये निरीक्षण करता येईल . 


दिनांक : 

.०६.२०२० 
ठिकाण : - बीड 


आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( छ ) 
अन्वये , समुचित शासन असलेला जिल्हाधिकारी, उक्त अधिनियमान्वये 
जिल्हाधिकाऱ्यांची कार्य पार पाडण्यासाठी उपजिल्हाधिकारी भुसंपादन 
जिल्हाधिकारी कार्यालय, बीड यास पदनिर्देशित करीत आहे . 


जिल्हाधिकारी बीड . 


८७० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार, जुलै ०९ -१५, २०२० : आषाढ , १८-२४ , शके १९४२ 


भाग १ - पुरवणी 


३१ 


अनुसूची - एक 


संपादीत करावयाच्या जमिनीचे वर्णन 


जिल्हाधिकारी बीड यांजकडून 


गांवः- गाव तलाव क्रं . ०४ मातकुळी ता.आष्टी,जि.बीड 
स.नं./ ग.नं . 

क्षेत्र ( हे.आर ) 


नविन भुसंपादन कायदा -२०१३ च्या कलम १ ९( १) खालील 


अ.क्र . 


१ . 


७४४ 


१.६३ 


अधिसुचना 


२ . 


७४५ 


१.६० 


३ . 


७४५ 


( भुमिसंपादन , पुनर्वसन व पुर्नस्थापना करतांना वाजवी भरपाईमिळण्याचा 
व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम -२०१३ नुसार जमीन संपादन गाव 
तलाव क्रं . ०४ मातकुळी ता.आष्टी, जि.बीड . साठी भुसंपादन 


एकुण 


३.२६ हे आर 


अनुसूची- दोन 


सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरुपाबाबत विवरण 


प्रकल्पाचे नांव :- गाव तलाव क्र . ०४ मातकुळी ता.आष्टी, जि.बीड 
प्रकल्पाच्या कामाचे वर्णन :- गाव तलाव क्र .०४ मातकुळी 


या सार्वजनिक कामाचे प्रयोजन 


सामाजिक फायदे :- शेती पिकासाठी पाणी व जनावरांना पाणी व 


क्रमांक प्र.अ. / भुस ./ कावि . १७/ १९.- ज्याअर्थी, समुचित शासन असलेल्या 
बीड जिल्हयाच्या जिल्हाधिकारी यास भुमिसंपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत 
करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क 
अधिनियम, २०१३( २०१३ चा ३० ) ( यात यापुढे ज्याचा निर्देश उक्त अधिनियम 
असा केला आहे) याच्या कलम ११ च्या पोटकलम ( १) व्दारे प्रदान करण्यात 
आलेल्या अधिकाराचा वापर करुन काढण्यात आलेली अधिसुचना, महसुल 
व वन विभाग क्रमांक संकीर्ण ११/ २०१४/ प्र.क्र .७७ / अ -२, दिनांक दिनांक १९ 
जानेवारी २०१५ अन्वये प्रारंभिक अधिसुचना काढली आहे आणि त्याव्दारे 
असे अधिसुचित केले आहे की , या सोबत जोडलेल्या अनुसूचि एक मध्ये 
अधिक तपशीलवार वर्णन केलेल्या जमिनीचा, अनुसुचि दोन मध्ये अधिक 
तपशीलवार विनीर्दिष्ठ केलेल्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता आहे 
किंवातिची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे . 


इतर सार्वजनिक हितार्थ 


. 


अनुसूची- तीन 
पुर्नवसाहत क्षेत्राचे वर्णन 


गावाचे नांव :- मातकुळी तालुका :- आष्टी जिल्हा:- बीड 
स.नं./ ग.नं . 

क्षेत्र ( हे.आर ) 


अ.क्र . 


लागु नाही 


, 


आणि ज्याअर्थी, बीड जिल्हयाच्या जिल्हाधिकाऱ्याचे, कलम १५ 
च्या पोटकलम ( २ ) अन्वयेदिलेला अहवाल, कोणताही असल्यास, विचारात 
घेतल्यानंतर उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमीन संपादीत करण्याची 
आवश्यकता आहे या बाबत खात्री पटली आहे , आणि म्हणुन उक्त 
अधिनियमाच्या कलम १९ च्या पोटकलम ( १) च्या तरतुदीन्वये उक्त सार्वजनिक 
प्रयोजनासाठी उक्त जमीनीची आवश्यकता आहे असे याव्दारे घोषीत करण्यात 
येत आहे. आणि ज्याअर्थी अनुसुची तिन मध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन 
केलेले क्षेत्र हे बाधित कुटुंबियाच्या पुनर्वसन व पुर्नवसाहतीच्या प्रयोजनासाठी 
पुनर्वसाहत क्षेत्र म्हणुन निर्धारित केले असल्याचे याव्दारे घोषीत केले 
असुन, पुनर्वसन व पुर्नवसाहत योजनेचा सारांश अनुसुचि चार मध्ये विनिर्दिष्ट 
केले आहे . 


अनुसूची- चार 
( पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश) 
( सामाजिक प्रभाव निर्धारण अभ्यास करणाऱ्या अभिकरणाने दिलेला ) सामाजिक 
प्रभाव निर्धारण सारांश.) दिनांक १३मार्च २०१५ चे राजपत्रात प्रसिध्द 
महाराष्ट्र शासनाची अधिसुचना क्रमांक संकिर्ण ०१/ २०१५/ प्र.क्र .३ / अ 
२, नुसार उक्त अधिनियमाचेकलम-१० क नुसार सामाजिक प्रभाव निर्धारणाच्या 
तरतुदी लागु करण्यापासुन सुट देण्यात आलेली आहे . 
टिप :- उक्त जमिनीच्या नकाशाचे उपविभागीय अधिकारी पाटोदा यांचे 
कार्यालयामध्ये निरीक्षण करता येईल . 


दिनांक : 

.०६.२०२० 
ठिकाण : - बीड 


जिल्हाधिकारी बीड . 


आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( छ ) 
अन्वये , समुचित शासन असलेला जिल्हाधिकारी, उक्त अधिनियमान्वये 
जिल्हाधिकाऱ्यांची कार्य पार पाडण्यासाठी उपजिल्हाधिकारी भुसंपादन 
जिल्हाधिकारी कार्यालय बीड यास पदनिर्देशित करीत आहे . 


औरंगाबाद विभाग 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार, जुलै ०९-१५, २०२० : आषाढ , १८-२४, शके १९ ४२ 


८७१ 


३२ 


अनुसूची - एक 


संपादीत करावयाच्या जमिनीचे वर्णन 


जिल्हाधिकारी बीड यांजकडून 


गांव :- पाझर तलाव क्र . १५ ( अति .) टाकळसिंग ता.आष्टी,जि.बीड 


अ.क्र . 


स.नं./ ग.नं . 


क्षेत्र ( हे.आर ) 


नविन भुसंपादन कायदा -२०१३ च्या कलम १९ ( १ ) खालील 
अधिसुचना जिल्हाधिकारी, बीड यांचे कार्यालय , जि.बीड 


१ . 


३४८ 


०.४० 


२ . 


३४८ 


०.४० 


३४८ 


३ . 


( भुमिसंपादन , पुनर्वसन व पुर्नस्थापना करतांना वाजवी भरपाई मिळण्याचा 
व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम -२०१३ नुसार जमीन संपादन पाझर 
तलाव क्र . १५ ( अति .) टाकळसिंग ता.आष्टी, जि.बीड . साठी भुसंपादन 


०.४० 


एकुण 


१.२० हे आर 


अनुसूची- दोन 
सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरुपाबाबत विवरण 
प्रकल्पाचे नांव :- पाझर तलाव क्र . १५ ( अति .) टाकळसिंग ता.आष्टी, 


जि.बीड . 


क्रमांक-प्र.अ./ भुस ./ कावि . ०५/ १९.- ज्याअर्थी, समुचित शासन 
असलेल्या बीड जिल्हयाच्या जिल्हाधिकारी यास भुमिसंपादन , पुनर्वसन 
व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा 
हक्क अधिनियम , २०१३ ( २०१३ चा ३० ) ( यात यापुढे ज्याचा निर्देश उक्त 
अधिनियम असा केला आहे ) याच्या कलम ११ च्या पोटकलम ( १)व्दारे 
प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकाराचा वापर करुन काढण्यात आलेली 
अधिसुचना, महसुल व वन विभाग क्रमांक संकीर्ण ११/ २०१४/प्र.क्र .७७/ 
अ -२, दिनांक दिनांक १ ९ जानेवारी २०१५ अन्वये प्रारंभिक अधिसुचना 
काढली आहे आणि त्याव्दारे असे अधिसुचित केले आहे की , या सोबत 
जोडलेल्या अनुसूचि एक मध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेल्या जमिनीचा, 
अनुसुचि दोन मध्ये अधिक तपशीलवार विनीर्दिष्ठ केलेल्या सार्वजनिक 
प्रयोजनासाठी आवश्यकता आहे किंवा तिची आवश्यकता भासण्याची 


प्रकल्पाच्या कामाचे वर्णन :- पाझर तलाव क्र . १५ ( अति.) टाकळसिंग 

या सार्वजनिक कामाचे प्रयोजन 
सामाजिक फायदे :- शेती पिकासाठी पाणी व जनावरांना पाणी व 

इतर सार्वजनिक हितार्थ 


अनुसूची- तीन 

पुर्नवसाहत क्षेत्राचे वर्णन 
गावाचे नांव :- टाकळसिंग तालुका :- आष्टी जिल्हाः- बीड 
स.नं./ ग.नं . 

क्षेत्र ( हे.आर ) 


अ.क्र . 


शक्यता आहे . 


लागु नाही 


आणि ज्याअर्थी, बीड जिल्हयाच्या जिल्हाधिकाऱ्याचे, कलम 
१५ च्या पोटकलम (२ ) अन्वये दिलेला अहवाल , कोणताही असल्यास , 
विचारात घेतल्यानंतर उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमीन संपादीत 
करण्याची आवश्यकता आहे या बाबत खात्री पटली आहे, आणि म्हणुन 
उक्त अधिनियमाच्या कलम १९ च्या पोटकलम ( १) च्या तरतुदीन्वये उक्त 
सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमीनीची आवश्यकता आहे असे याव्दारे 
घोषीत करण्यात येत आहे . आणि ज्याअर्थी अनुसुची तिन मध्ये अधिक 
तपशीलवार वर्णन केलेले क्षेत्र हे बाधित कुटुंबियाच्या पुनर्वसन व पुर्नवसाहतीच्या 
प्रयोजनासाठी पुनर्वसाहत क्षेत्र म्हणुन निर्धारित केले असल्याचे याव्दारे 
घोषीत केले असुन, पुनर्वसन व पुर्नवसाहत योजनेचा सारांश अनुसुचि 
चार मध्ये विनिर्दिष्ट केले आहे . 


अनुसूची- चार 
( पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश ) 
( सामाजिक प्रभाव निर्धारण अभ्यास करणाऱ्या अभिकरणानेदिलेला) सामाजिक 
प्रभाव निर्धारण सारांश.) दिनांक १३मार्च २०१५ चे राजपत्रात प्रसिध्द 
महाराष्ट्र शासनाची अधिसुचना क्रमांक संकिर्ण ०१/ २०१५/ प्र.क्र .३/ अ 
२.नुसार उक्त अधिनियमाचे कलम-१० क नुसार सामाजिक प्रभाव निर्धारणाच्या 
तरतुदी लागु करण्यापासुन सुट देण्यात आलेली आहे. 
टिप :- उक्त जमिनीच्या नकाशाचे उपविभागीय अधिकारी पाटोदा यांचे 
कार्यालयामध्ये निरीक्षण करता येईल . 


दिनांक : 

.०६.२०२० 
ठिकाण :- बीड 


जिल्हाधिकारी बीड . 


आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( छ ) 
अन्वये, समुचित शासन असलेला जिल्हाधिकारी, उक्त अधिनियमान्वये 
जिल्हाधिकाऱ्यांची कार्य पार पाडण्यासाठी उपजिल्हाधिकारी भुसंपादन 
जिल्हाधिकारी कार्यालय , बीड यास पदनिर्देशित करीत आहे . 


८७२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार, जुलै ०९-१५ , २०२० : आषाढ , १८-२४ , शके १ ९४२ 


भाग १ - पुरवणी 


३३ 


अनुसूची - एक 
संपादीत करावयाच्या जमिनीचे वर्णन 


जिल्हाधिकारी बीड यांजकडून 


गावाचे नांव :- गाव तलाव क्र .१ गावंदरा ता . धारुर जिल्हा:- बीड 


अ.क्र . 


स.नं./ ग.नं . 


क्षेत्र ( हे.आर ) 


नविन भुसंपादन कायदा -२०१३ च्या कलम १९( १ ) खालील 

अधिसुचना 


१ 


८५ 


०.०५ 


२ 


८५ 


०.८० 


एकूण 


०.८५ 


( भुमिसंपादन , पुनर्वसन व पुर्नस्थापना करतांना वाजवी भरपाई मिळण्याचा 
व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम -२०१३ नुसार जमीन संपादन - गाव 
तलाव क्र . १ गावंदरा ता . धारुर जिल्हा:- बीड साठी भुसंपादन 


अनुसूची- दोन 


सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरुपाबाबत विवरण 


प्रकल्पाचे नांव : गाव तलाव क्र .१ गावंदरा ता . धारुर जिल्हा:- बीड 


प्रकल्पाच्या कामाचे वर्णनः गाव तलाव क्र .१ गावंदरा ता . धारुर जिल्हा: 
बीड यासार्वजनिक कामाचे प्रयोजन 


क्रमांक -२०२०/ एलएनक्यु / एसआर/.- ज्याअर्थी, समुचित शासन 
असलेल्या बीड जिल्हयाच्या जिल्हाधिकारी यास भुमिसंपादन , पुनर्वसन व 
पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क 
अधिनियम ,२०१३ ( २०१३ चा ३० ) ( यात यापुढे ज्याचा निर्देश उक्त अधिनियम 
असा केला आहे ) याच्या कलम ११ च्या पोटकलम ( १)व्दारे प्रदान करण्यात 
आलेल्या अधिकाराचा वापर करुन काढण्यात आलेली अधिसुचना, महसुल 
व वन विभाग क्रमांक संकीर्ण ११/ २०१४/ प्र.क्र .७७/ अ -२, दिनांक दिनांक 
१ ९ जानेवारी २०१५ अन्वये प्रारंभिक अधिसुचना काढली आहे आणि 
त्याव्दारे असे अधिसुचित केले आहे की , या सोबत जोडलेल्या अनुसूचि 
एक मध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेल्या जमिनीचा, अनुसुचि दोन 
मध्ये अधिक तपशीलवार विनीर्दिष्ठ केलेल्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी 


सामाजिक फायदे : - सार्वजनिक हितार्थ 


अनुसूची- तीन 
पुर्नवसाहत क्षेत्राचेवर्णन गावाचे नांव :- गाव तलाव क्र . १ गावंदरा ता . 

धारुर जिल्हा:- बीड 


आवश्यकता आहे किंवातिची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे . 


अ.क्र . 


स.नं./ ग.नं . 


क्षेत्र ( हे.आर ) 


लागु नाही 


आणि ज्याअर्थी, बीड जिल्हयाच्या जिल्हाधिकाऱ्याचे, कलम 
१५ च्या पोटकलम ( २) अन्वये दिलेला अहवाल , कोणताही असल्यास, 
विचारात घेतल्यानंतर उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमीन संपादीत 
करण्याची आवश्यकता आहे या बाबत खात्री पटली आहे, आणि म्हणुन 
उक्त अधिनियमाच्या कलम १९ च्या पोटकलम ( १) च्या तरतुदीन्वये उक्त 
सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमीनीची आवश्यकता आहे असे याव्दारे 
घोषीत करण्यात येत आहे . आणि ज्याअर्थी अनुसुची तिन मध्ये अधिक 
तपशीलवार वर्णन केलेले क्षेत्र हे बाधित कुटुंबियाच्या पुनर्वसन व पुर्नवसाहतीच्या 
प्रयोजनासाठी पुनर्वसाहत क्षेत्र म्हणुन निर्धारित केले असल्याचे याव्दारे 
घोषीत केले असुन,पुनर्वसन व पुर्नवसाहत योजनेचा सारांश अनुसुचि चार 
मध्ये विनिर्दिष्ट केले आहे . 


अनुसूची- चार 
( पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश ) 
( सामाजिक प्रभावनिर्धारण अभ्यास करणाऱ्या अभिकरणाने दिलेला ) सामाजिक 
प्रभाव निर्धारण सारांश .) दिनांक १३ मार्च २०१५ चे राजपत्रात प्रसिध्द 
महाराष्ट्र शासनाची अधिसुचना क्रमांक संकिर्ण ०१/ २०१५ / प्र.क्र .३ / अ 
२, नुसार उक्त अधिनियमाचे कलम-१० क नुसार सामाजिक प्रभाव निर्धारणाच्या 
तरतुदी लागु करण्यापासुन सुट देण्यात आलेली आहे . 
टिप :-उक्त जमिनीच्या नकाशाचे उपजिल्हाधिकारी भुसपादन उपविभागीय 
अधिकारी माजलगाव यांचे कार्यालयामध्ये निरीक्षण करता येईल . 


दिनांक :- / ०६/ २०२० 
ठिकाण :- बीड 


आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( छ ) 
अन्वये, समुचित शासन असलेला जिल्हाधिकारी, उक्त अधिनियमान्वये 
जिल्हाधिकाऱ्यांची कार्य पार पाडण्यासाठी उपविभागीय अधिकारी माजलगाव 


जिल्हाधिकारी बीड. 


यास पदनिर्देशित करीत आहे. 


औरंगाबाद विभाग 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार, जुलै ०९-१५, २०२० : आषाढ , १८-२४, शके १९ ४२ 


८७३ 


३४ 
उपजिल्हाधिकारी भुसंपादन जायकवाडी प्रकल्प बीड यांजकडून 


परिशिष्ट १ 

जमिनीचे वर्णन 
गावाचे नांव : - अहमद नगर -बीड - परळी वैजेनाथ रेल्वे अतिरीक्त 

मौजे मैंदा ता . जि.बीड 
स.नं./ ग.नं . 

क्षेत्र ( हे.आर ) 
१ 

०.५१ 
२ २४ 

०.०६ 
एकूण 

०.५७ 


अ.क्र . 


२४ 


परिशिष्ट २ 
प्रकल्पाचे नांव - अहमद नगर -बीड -परळी वैजनाथ रेल्वे अतिरीक्त 
मौजे मैंदा ता . जि.बीड 
प्रकल्पाचे विवरण : अहमद नगर -बीड -परळी वैजेनाथ रेल्वे अतिरीक्त 
मौजे मैंदा ता . जि.बीड 
सामाजिक फायदे :- जलसंधारण 

(, आर्थिक , रोजगार व इतर फायदे ) 


परिशिष्ट ३ 


पुनर्वसन विषयक बाबीचेविवरण 
गावाचे नांव :-अहमद नगर -बीड -परळी वैजनाथ रेल्वे अतिरीक्त 

मौजे मैंदा ता . जि.बीड 


अ.क्र . 


स.नं./ ग.नं . 


क्षेत्र ( हे.आर ) 


लागु नाही . 


भुमी संपादन पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करताना वाजवी भरपाई 
मिळण्याचा व पादर्शकतेचा हक्क अधिनियम ,२०१३ चे कलम ११ नुसार 

अधिसुचना 
क्र .२०२० /एलएनक्यु/एसआर/ २२/ २०१८.- ज्याअर्थी,महाराष्ट्र शासन 
महसुल व वन विभागाची अधिसुचना क्र.मिस/ ११/ २०१४/ सीआर/ ७७/ अर 
दिनांक १९ जानेवारी २०१५ ( यास यापुढे सदर अधिसुचना असे संबोधले 
माईल ) भुमी संपादन, पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करताना वाजवी भरपाई 
मिळण्याचा व पादर्शकतेचा हक्क अधिनियम २०१३ चे कलम ३ पोटकलम 
ई अन्वये प्राप्त अधिकाराचा वापर करुन असे अधिसुचित केले आहे की , 
सदर अधिनियमाच्या कलम ३( अ ) अन्वये सार्वजनिक जमिनीच्या संपादनाबाबत 
५०० हेक्टर पेक्षा कमी क्षेत्र असल्यास सदर जिल्हयाचा जिल्हाधिकारी या 
कायद्यान्वये अंमलात आणावयाच्या कार्यवाहीसाठी समुचित शासन असल्याचे 
मानले जाईल. 

त्या अर्थी, सदर अधिसुचने अन्वये जिल्हाधिकारी,बीड हे समुचित 
शासन आहे. त्या अर्थी,परिशिष्ट १ मध्ये नमुद जमिन ही सार्वजनिक 
प्रयोजनासाठी संपादित करण्याची आवश्यकता आहे. किंवा आवश्यकता 
भासु 

शकते तसेच सार्वजनिक प्रयोजनाबाबतचेनिवेदन परिशिष्ट २ मध्ये 
करण्यात आले आहे . त्या अर्थी सदर कायद्याचा कलम ११ उपकलम ( १ ) 
अन्वये अधिसुचीत करण्यात येते की , सार्वजनिक प्रयोजनासाठी सदर 
जमिन संपादनाची आवश्यकता आहे किंवा आवश्यकता भासू शकते . 

त्याअर्थी, परिशिष्ट ३ मध्ये भूसंपादनामुळे विस्थापित कुटुंबासाठी 
प्रस्तावित जमिन संपादनाची माहिती विनिर्दिष्ट करण्यात आली आहे . 

आणि त्या अर्थी,परिशिष्ट ४ मध्ये समाजिक आघात निर्धारणा 
बाबतची संक्षिप्त माहिती विनिर्दिष्ट करण्यात आली आहे . 

आणि त्या अर्थी, परिशिष्ट ५ मध्ये सदर कायद्याच्या कलम ४३ 
उपकलम (१ ) अन्वये कामकाज पार पाडणाऱ्या प्रशासकाचा तपशिल देण्यात 
आला आहे. 

त्या अर्थी, सदर कायद्याच्या कलम ११ उपकलम ( ४ ) अन्वये 
असे जाहिर करण्यात येते की , सदरची अधिसुचना प्रसिध्द झाल्याच्या 
दिनांकापासुन सदर कायद्याच्या प्रकरण ४ मधील कार्यवाही पुर्ण होईल 
अशा वेळेपर्यंत कोणतीही व्यक्ती,प्राथमिक अधिसुचनेमध्ये विनिर्दिष्ट केलेल्या 
जमिनीचा कोणताही व्यवहार / हस्तांतर नाही किंवा कोणताही व्यवहार/ 
हस्तांतर करविणार नाही किंवा अशा जमिनीवर कोणताही बोजा निर्माण 
करणार नाही. 

परंतु जिल्हाधिकारी अशा प्रकारे अधिसुचित केलेल्या जमिनीच्या 
मालकाने अर्ज केल्यावर लेखी नोंदवावयाच्या विशेष परिस्थितीमध्ये या 
पोटकलमाच्या अंमलबजावणीतून अशा जमीन मालकास सूट देऊ शकेल 
परंतु आणखी असे की , कोणत्याही व्यक्तीने, या तरतुदीचे जाणीवपुर्वक 
उल्लंघन केल्यामुळे तिला सोसाव्या लागलेल्या कोणत्याही नुकसानीची 
किंवा क्षतीची जिल्हाधिकाऱ्याद्वारे भरपाई करण्यात येणार नाही.सदर कायद्याच्या 
कलम ११ चे उपकल (५ ) व भुमी संपादन पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करताना 
वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क ( महाराष्ट्र ) नियम २०१४ 
चे कलम १० उपनियम (३ ) अन्वये जिल्हाधिकारी विहीत करण्यात येईल 
त्याप्रमाणे भुमी अभिलेख अद्यावत करण्याचे काम हाती घेईल आणि ज्या 
अर्थी, सदर कायद्याचे कलम ३ उपकलम ( ग) अन्वये जिल्हाधिकारी, बीड हे 
समुचित शासन असल्याने उपजिल्हाधिकारी भुसपादन जायकवाडी प्रकल्प 
बीड यांना जिल्हाधिकारी यांचे वतीने कामे पार पाडण्यासाठी प्राधिकृत 
करीत आहे. 


परिशिष्ट ४ 

अनुसूची- चार 
( पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश ) 
( सामाजिक प्रभाव निर्धारण अभ्यास करणाऱ्या अभिकरणाने दिलेला) सामाजिक 
प्रभाव निर्धारण सारांश .) दिनांक १३मार्च २०१५ चे राजपत्रात प्रसिध्द 
महाराष्ट्र शासनाची अधिसुचना क्रमांक संकिर्ण ०१/ २०१५/प्र.क्र .३/ अ 
२, नुसार उक्त अधिनियमाचेकलम-१० क नुसार सामाजिक प्रभाव निर्धारणाच्या 
तरतुदी लागु करण्यापासुन सुट देण्यात आलेली आहे . 
टिप :- उक्त जमिनीच्या नकाशाचे उपजिल्हाधिकारी भुसपादन जायकवाडी 
प्रकल्प बीड यांचे कार्यालयामध्ये निरीक्षण करता येईल . 

परिशिष्ट ५ 

प्रशासक नियुक्तीचे विवरण 
१ ) प्रशासकाचे पदनाम :- लागू नाही 
२) प्रशासकाचा कार्यालयीन पत्ता :- लागू नाही. 
३) ज्या अधिसुचनेद्वारे प्रशासकाची नियुक्ती केली ते नमुद 

करावे: 


लागू नाही. 


सदर अधिसुचनेद्वारे ज्या जमिनीची सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता 
आहे किंवा आवश्यकता भासण्याचा संभव असल्याचे कायद्याच्या कलम ११ 
चे उपकलम (१ ) खाली अधिसुचित करण्यात आले आहे . प्रारंभिक 
अधिसुचनेच्या प्रकाशनाच्या तारखेपासून ६० दिवसाच्या आत उपजिल्हाधिकारी 
भुसपादन जायकवाडी प्रकल्प बीड यांचे कार्यालयात आक्षेप नोंदविता 
येईल . 
दिनांक : ०१.०७.२०२० 
ठिकाण : बीड 

( माणिक आहेर ) 
उपजिल्हाधिकारी भुसंपादन 
जायकवाडी प्रकल्प बीड . 


८७४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार, जुलै ०९ -१५, २०२० : आषाढ , १८-२४ , शके १९ ४२ 


भाग १ - पुरवणी 


३५ 


, 


याकडून भरपाई दिली जानार नाही. तसेच , उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ 
च्या पोट कलम (५) नुसार , जिल्हाधिकारी भुमीसंपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत 
करताना उचित भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क ( महाराष्ट्र ) 
नियम ,२०१३ (यात यापुढे ज्यांचानिर्देश उक्त नियम असा करण्यात आला 
आहे.) यांच्या नियम १० च्या उप नियम ( ३) द्वारे विहित केल्याप्रमाणे भूमि 
अभिलेखाच्या अद्यावतीकरणाचे काम हाती घेणार असल्याचे व पुर्ण करणार 
असल्याचे देखील घोषित करण्यात येत आहे. 

आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( छ ) 
अन्वये, समुचित शासन असलेला जिल्हाधिकारी, यांनी उक्त अधिनियमा 
खालील जिल्हाधिका- यांची कार्ये पार पाडण्यासाठी उपविभागीय अधिकारी 
हदगांव जि . नांदेड यास पदनिर्देशित करीत आह 


, 


अनुसूची एक 
संपादीत करावायाच्या जमिनीचे वर्णन 
गावः मौ . आंदेगाव तालुकाः- हिमायतनगर जिल्हाः नांदेड 
अनुक्रमांक गट क्रमांक 

अंदाजित क्षेत्र हे.आर 


०१ 


१३० पै . 
एकुण संपादीत क्षेत्र : 


००३ 
०.०३ 


भूसंपादन अधिकारी तथा उपविभागीय अधिकारी हदगांव यांजकडून 

प्रारंभीक अधिसूचना कलम-११ 
भुमीसंपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचिता नुकसान 
भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम - २०१३ 

क्रमांक २०१९/ उ.वि.अ./ भूसं /मौ.आंदेगाव/सिआर-०१.- उपविभागीय 
अधिकारी कार्यालय , हदगांव ज्याअर्थी, भूसंपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत 
करतांना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम 
२०१३ (२०१३ चा ३० ) याच्या कलम ३ च्या खंड ( इ) च्या परंतुकाद्वारे प्रदान 
करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करुन काढण्यात आलेली अधिसूचना, 
महसूल व वन विभाग क्र.संकिर्ण ११/ २०१४/ प्र.क्र .७७/ अ -२ , दिनांक १ ९ 
जानेवारी, २०१५ ( यात यापुढेजिचानिर्देश उक्त अधिसूचना असा करण्यात 
आला आहे .) याद्वारे असे अधिसूचित केले आहे की , उक्त अधिनियमाच्या 
कलम ( ३ ) च्या खंड ( झेड ए ) मध्ये व्याख्या केलेल्या एखाद्या सार्वजनिक 
प्रयोजनासाठी, एखाद्या तालुक्यातील ५०० हेक्टर पेक्षा अधिक नसेल इतक्या 
क्षेत्रकरीता जमीन संपादन करण्याच्या संबंधात अशाजिल्ह्याचा जिल्हाधिकारी 
हा उक्त अधिनियमाच्या प्रयोजनासाठी समुचित शासन असल्याचे मानण्यात 
येईल. 

आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिसूचनेनुसार समुचित शासन असलेल्या , 
नांदेड जिल्ह्याच्या जिल्हाधिका- यास यासोबत जोडलेल्या अनुसूची एक 
मध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेली जमीन ( यात पुढेजिचानिर्देश उक्त 
सार्वजनिक प्रयोजन जमीन असा करण्यात आला आहे.) आवश्यक आहे 
अथवा तिची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे. असे वाटते, ज्याच्या 
स्वरुपाचे विवरण यासोबत जोडलेल्या अनुसूची दोनमध्ये दिलेले आहे ; 
आणि म्हणून उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट कलम (१ ) च्या 
तरतुदीन्वये याद्वारे असे अधिसूचित करण्यात येते की , उक्त जमिनीची 
उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे. 

आणि ज्याअर्थी, प्रस्तावित भूमि संपादनाच्या अनुषंगाने बाधित 
व्यक्तींचे विस्थापन करण्यास भाग पडणारी कारणे, यासोबत जोडलेल्या 
अनुसूची तीन मध्ये दिलेली आहेत . 

आणि ज्याअर्थी, सामाजिक परिणाम निर्धारण सारांश यासोबत 
जोडलेल्या अनुसूची चार मध्ये दिलेला आहे . 

आणि ज्याअर्थी कलम ४३ च्या पोट कलम ( १) अन्वये पुनर्वसन व 
पुनर्वसाहत या प्रयोजनासाठी नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशिल यासोबत 
जोडलेल्या अनुसूची पाच मध्ये दिलेला आहे; 

त्याअर्थी, आता असे घोषित करण्यात येत आहे की , उक्त 
अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट कलम ४ नुसार कोणतीही व्यक्ती, ही 
अधिसूचना प्रसिध्द झाल्याच्या दिनांकापासून ते उक्त अधिनियमाच्या प्रकरण 
चार खालील कार्यवाही पूर्ण होईल त्या कालावधीपर्यंत उक्त जमीनीचा 
अथवा तिच्या भागाचा कोणताही व्यवहार करणार नाही किंवा उक्त जमिनीवर 
कोणताही भार निर्माण करणार नाही . 

परंतु , उक्त जमिनीच्या अथवा तिच्या भागाच्या मालकाने अर्ज केल्यावर 
जिल्हाधिका- यास विशेष परिस्थितीची कारणे लेखी नमूद करुन अशा 
मालकास उपरोक्त तरतुदीच्या प्रवर्तनातून सूट देता येईल . परंतू आणखी 
असे की , जर कोणत्याही व्यक्तीने या तरतुदीचे बुध्दीपुरस्सर उल्लंघन 
केल्यामुळे तिला झालेल्या कोणत्याही हानीची किंवा क्षतीची जिल्ह्याधिकात 


अनुसूची दोन 
सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरुपाबाबत विवरण 
प्रकल्पाचे नांव:-भूसंपादन प्रस्ताव दरेसरसम साठवण तलाव ( घलभरणी 
भागातील निचरा नाला ) मौ . आंदेगाव ता . हिमायतनगर 
प्रकल्प कार्याचे वर्णनः- उपरोक्त गट क्रमांकातील जमीनीचे भूसंपादन 
करुन तेथे - दरेसरसम सावठवण तलाव ( घलभरणी भागातील निचरा 
नाला ) करण्याबाबत . 
प्रकल्प कार्यालयाचे वर्णन:- कार्यकारी अभियंता, विष्णुपूरी प्रकल्प विभाग 
क्र .२ नांदेड . 
समाजाला मिळणारे लाभः- आर्थिक, रोजगार, पायाभूत सुविधा , सोयी 
सुविधेत वाढ होणे. 

अनुसूची तीन 
बाधित व्यक्तींचेविस्थापन करण्यासा भाग पाडणारी करणे लागू नाही . 

अनुसूची चार 
( सामाजिक प्रभावनिर्धारण अभ्यास करण्या - या अभिकरणाने दिलेला ) 
सामाजिक प्रभाव निर्धारणाचा सारांश लागू नाही. 

अनुसूची पाच 
नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील 
भूधारकाचे विस्थापन होत नसल्यामुळे प्रशासक नियुक्ती लागु नाही . 


, 


टिप - उक्त जमिनीच्या आराखड्याचे उपविभागीय अधिकारी, हदगांव 
यांचे कार्यालयामध्ये निरीक्षण करता येईल . 


दिनांक :-०३/०७/२०२० 
ठिकाणः हदगांव . 


श्री . महेश वडदकर . 
भूसंपादन अधिकारी तथा 
उपविभागीय अधिकारी हदगांव 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY DIRECTOR 
RUPENDRA DINESH MORE. PRINTED AT GOVERNMENT PRESS , PAITHAN ROAD , AURANGABAD -431 005 AND PUBLISHED 
AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING STATIONERY AND PUBLICATION , 21 - A , NETAJI SUBHASH ROAD , 

CHARNI ROAD , MUMBAI-400 004. EDITOR : DIRECTOR RUPENDRA DINESH MORE . 


